भारत सरकार 
GOVERNMENT OF INDIA 
राष्ट्रोय पुस्तकालय, कलकता । 
NATIONAL LIBRARY, CALCUTTA. 





बगे संख्या Man 


Class No. 160 
पुस्तक संख्या 


Book No. J 649 


रा० go NL. 38. 


MGIPC $4 -9 [.,॥७6--13-12 -66—1,50,000, 


The Department of Public Instruction, Bombay. 


SCIENCE PRIMERS 


IN 
MARATHI. 


BLO 


LOGIC 
Translated from the Original Work 


OF 


W. 8. JEVONS ॥. 4. 1. 1. DPR 8. 


Prorgsson or ऐ०.101041 Economy 1x University 








Contre Loxvox. 
BY 


KASHINATH BALKRISHNA MARATHE L. 1. B. 
1,000 Copies. 

Rogistered for copy-right under Government of India’s, 
Act. XXV of 1867. 
coe 

Bombay: 
GOVERNMENT CENTRAL BOOK DEPOT. 
1882. 
(All Rights reserved. ) 








Price Twelve Annas, 





BOMBAY 
Printed at THE “Nimwaya-sacan” Press. 





Nea डे 





मुंबई इलाख्यांतील सरकारी विद्याशाळा खाते. 


अनेकविद्याविषयकबालरिक्षाग्रंथमाठा 
-ण>क्ल्याश 
wa ६- 
न्यायशास्त्र 
डब्ल्यू, एस. जेव्हन्स, एम्‌. ए. एल्‌. 
एलूं. डी. TH. आर्‌. एस्‌. 
लंडन येथील विद्यालयांतील अर्थश्याखाचे पंडित 
यांणी 
इंग्रजींत केळेल्या न्यायशास्त्राच्या पहिल्या पुस्तकाचे 
हं मराठी भाषांतर 
( आकतींसहित ) 
काशीनाथ बाळकृष्ण मराठे एल, एल. वी 
यांणी केर्ले. 


१,००० प्रती, 





मुंबईः 
गवनेमेंत Gare बुकदीपो. 
सन १८८२. 
सर्वे अधिकार सरकारानें आपलेकडे ठेविले आहेत. 


किंमत बारा आणे. 





ह्या पुस्तकाची माळकी सन. १८६७ च्या २५ व्या भाक्ताप्रमागें नो- 
दिली आहे. 





मुंबई 
“Adan” छापखान्यांत छापिलें. 


हे पुस्तक, 
अंबई इलाख्यांतील शाळाखात्याचे डेरेक्टर मेहेरबान 
के. एम. चाटफील्ड साहेब बहादुर 


ह्यांगीं बालविक्षाग्रंथमालेतील सहा 
पुस्तकांस लोकहितबुद्धीने उदार 
आश्रय देववल्यावरून त्यांचे 
सारक ATA छापण्या- 
करतां शाळाखात्यास 
दिलें आहे. 
का.बा. म. 


प्रस्तावना. 





मराठी विद्यार्थ्यांस त्यांच्या बुद्धीच्या मानाने समज- 
ण्याजोगा तर्कसंग्रह मुळींच नाहीं. तर्क करण्याची श- 
क्ति बाळपणीच उत्पन्न होत असून तिला न्यायाचा g- 
मार्ग लागला नाहीं तर अनादिसिद्ध आचार, व्यवहार, 
व नियम यांविषयी साशंक मन होऊन जुने संप्रदाय 
सोडावे अर्से वाटते, व नवे चांगले संम्रदाय स्थापित क- 
रण्याची शक्ति नसते. इंग्रजी vad मराठी विद्या 
शिकणारांची व अल्प इंग्रजी शिकलेले अधेवट विद्ठा- 
नांची edt सदरी लिहिल्याप्रमाणे स्थिति झाठी आहे. 
ह्याकरतां लहानपणी शाळेंत असतांनाच नित्य उद्भवणारे 
नवे नवे ah शुड व सप्रमाण आहेत किंवा बाधित व 
Rew आहेत हे कळावे, असा ह्या पुस्तकाचा उद्देश 
आहे. ह्या पुस्तकाचा प्रसार होऊन न्यायशास्त्राची मूल- 
तत्वें जाणणारे बरेच लोक झाले आहेत अस दिसल्यावर 
न्यायाचा मोठा अंथ लिहिण्याचा आमचा उद्देश आहे. 


का. वा. म. 


अनुक्रमणिका. 
-<*>- 

घडा. पश. 
३ SME oe cee cee cee one q 
२ आपण सामान्यतः ad करितों ते कले असतात. . ४ 
३ व्यापकसाधित व्याप्यानुमान म्हणजे काय .. . ry 
४ भिन्नमिज्ञ मकारचॉ पदें ... ... ... १३ 
७ शब्दांपासून कोणकोणत्या गोष्टींचा बोधे होतो. २२ 
६ दाब्दांचा योग्य उपयोग कसा करावा ... ..... २४ 
७ सामान्य अथबा ज्ञातिवाचकनामे उत्पन्न होण्याचें 

कारण व त्यांची योजना .. . 
STAT far “au wae, र. अत aan कि 








९ बाकयबिपयीस ... ... क us 
१० अनुमानपेक्ति भ्र tee qR 
११ अनुमानपंक्तीविषयां PTT ee ६६ 


५२ सांकेतिक अनुमानें ... ... ..* «> टर 
१९ इतर अनुमाने ... ..., eee tee टॅ 
१७४ अनुमानांचा मोठा नियम ... ... -«. . ८९ 
१५ व्याप्यसाधित व्यापकानुमान ... ... eee BR 
१६ मचारांतील व्याप्यसाधित ठ्यापकानुमानें १३०५ 
१७ सृष्टवस्तूरचे निरीक्षण व मयोग ११० 
१८ कार्याची TSG ... .«.« cee १००८ 09 
१९ Ramey अथवा AUT & ... «*« १२५ 
Re वस्तूंचा न्यूनाधिकभाव .. . ७ जलक FRR 








at. qe. 
२१ वस्तूंचा नियमितकाळीं होणारा फेरफार. ... १२६ 
२२ मयोगजन्य अनुमार्ने. ... ... ... १३० 
२३ समुदायीकरण केव्हां व कसें करावें wee वेळे 
२४ सादृइ्यजनित अनुमाने .» Re 
२५ दूषित अनुमानें ( हेवामास ). ... ... .... १४५ 
२६ विष्ट अथवा cael पदापासून होणारीं दूषितअनुमानें.१४७ 
२७ व्याप्यसाधित व्यापकानुमानांतील दूषितअनुमानें 
किंवा देलाभास,. . .. . : 








१६२ 





अंनेकविद्याविषयकबालरशिक्षाग्रंथमाला. 
न्यायशास्त्र. 


osteo 
उपोदूघात, 
घडा ! ला. 

१. र्‍्यायद्यास्त्रापैकीं अनेक विषय कित्येक सुवुद्ध माणसांस 
अबगत असतात; परंतु कोणालाही हटले की, तूं सामान्यविदो- 
aren विचार करित नाहींस, व्यापकसिद्धांत सांगतोस, तुझें 
अनुमान बाधित आहे किंवा Pata आहे, आणि तूं वाक्य 
विपर्यय करितोस, तर असे दाब्द ऐकून विस्मित होणार नाहीं, 
असा शंभरांत एखादा असेल. Tate शहाणा मनुष्य नेहमीं 
न्यायश्शात्राचे नियमाममाणें विचार करित असतो; पण ऱ्याय- 
mera नांव काढलें हणजे त्याला मोठें गूढ पडतें. 

कोणालाही विचारिलें की, qa न्यायशास्त्र पढलां अहा 
काय? तर नाहीं, असें ager उत्तर येईल; आणि तेंच उत्तर 
कांहीं अंशीं रास्त आहे; कारण, सामाऱ्य शाळेमध्ये शिकलेले 
Revie sagan ग्रणजे काय हें नित्नीतपर्णे मादित नसतें; 
परंतु वस्तुतः मनुष्य बोलूं लागतो तेव्हांपासून तो कांह[एक 
रीतीनें नैयायिकच असतो. 

कोणी असें म्हणेल की, जर आपण आपोआपच नैयायिक 
होतों, तर आपणास न्यायशास्त्राचीं पुस्तकें Hara पाहिजेत? 
या मश्नारचें उत्तर इतर्केच आहे. कीं, न्यायशास्त्र जाणणाऱ्या 
बणणाऱ्यांमध्यें फरक आहे. सर्व लोकांस कांहीं एका मकार 


zg 


रचे aga न्यायशासत्राचें ज्ञान असतें; पण त्यांपैकी बहुत 
लोकांस तें rants असतें; आणि ह्यामुळें ते आपलें नुक- 
सान करून बेतात, ही मोठी दु:खाची गोष्ट आढे. इतर 
ज्ञानाच्या संबंधानें असाच मकार आहे. तालिमवाजञाची कस- 
रत म्हणजे काय? हें जरी ठाऊक नसलें तरी प्रस्येक मनुष्यास 
कोणत्यातरी भकारची थोडी थोडकी कसरत येत असते. झाडां- 
बर चढणे, अगर उडी मारे, ह्या कामाला थोडी कसरत अव- 
इथ आहे; आणि तितकी सगळ्यांना माहित असते; तथापि 
झाडांवर चांगलें चढता येणे किंवा उडी मारतांना पडण्याचें मय 
मुळींच नसर्णे; आणि दारीर नेहमीं चांगळें sage राहून उत्तम 
आरोग्य राखणे; व अंगामध्ये निर्भयपणा saat ह्या गोष्टी 
यथाद्यक्ति साध्य.करून घेण्यास चांगल्या बस्तादाच्या हाता- 
खालींच तालिमबाजी ब कसरत ferme पाहिजे. 

२. आतां शारीर कसरतीपेक्षा म्यायश्शासत्राची मानसिक कस- 
रत पुष्कळच अधिक योग्यतेची आहे; कारण aaa fire. 
ल्यापासून विचाराचे उत्तम मार्ग समजतात; आणि विचार के- 
त्यापासून ज्ञान प्राप्त होतें; आणि ज्ञान ही एक महादाक्तिच 
आहे. 

कोणी aya मोठा कसरती झाला तरी त्यास गाकडांशीं, 
घोड्यांशीं, अथवा वाघांशीं बरोबरी करितां येणार नाहीं, असें 
आहे; तर्थापि ज्ञानश्शक्ति ara झाल्यावर घोड्याचे कसें आक- 
लन करावे, किंवा वाघास गोळी कशी मारावी, किंवा माकड- 
चेष्टा कद्या बेद कराव्या हें aes येऊ लागतें. शरीर कितीदी 
gis असलें तरी न्यायश्यास्त शिकून बुद्धि जर तीक्ष्ण झाली 
आाहे तर कांहीं तरी युक्तीने मनुष्य भापल्या शत्रूचा पराजय 


शै 


करील; कारण न्यायशास्त्राच्या योगानें पुढे काय होणार हें 
अगोदर समजूं लागतें, अमुक Sater अमुक परिणाम होईल, 
अर्से अनुमान करितां येतें. अमुक चूक झाली असतां आप- 
ला नाश होईल, असें वाटून ती चूक होऊं न देण्याबिषयी 
समजूं लागतें; आणि अ्या गोष्टी प्रथमतः अशकय दिसतात, 
त्या सिद्ध करण्यास अमुक उपाय केले पाहिजेत असें कळून 
येते. फार काय सांगावें, मुंगीसारख्या लहान पाण्यास जर 
मनुष्यापेक्षां area बुद्धि असेल, तर तो माणी सर्वे मनुष्यांचा 
नादा करील, अथवा त्यांस गुलाम करून ठेवील. 

३. आतां आपण डोळ्यांनी पाहतो agar कानांनी ऐकतो. 
तेव्हां काही तरी ज्ञान झाल्याशिवाय राहत नाहीं हें खरें आहे; 
पण पद्यूंनाही हें ज्ञान प्राप्त होतें, ज्या ज्ञानापासून आपणांत 
आक्ति येते तें ज्ञान खोळ असतें, आणि त्यालाच ae ह्मण- 
तात. लोक जन्मभर डोळ्यांनी पाहतात, कानांनी ऐकतात, 
safer aaa ea afta; परंतु ज्या वस्तु ते पाहतात, त्या 
काय आहेत हें खरोखर समजल्याशिवायदी ते असतात. कोण" 
ताही विचार किंबा तक हा अंतःकरणाचा डोळा आहे; आणि 
त्याच्या योगानें गोष्टी घडतात ह्या का घडतात, आणि अमुक 
गोष्टी घडविणे किंवा न घडविणे हें केव्हां आणि कसे करतां 
येईल हें समजतें. ज्या तकीच्या योगानें मनृष्यांस विलक्षण 
सामर्थ्य ara झालें ओह, तो तर्क काय आहे, हें बरोबर 
att समजून घेण्याविषयी नैयायिकाचा प्रयल आहे. वर 
सांगितलेंच आहे कीं, मत्येक मनुष्यास बरा बाईट तर्क करितां 
थेतच असतो; पण ae म्हणजे तर्क करण्याची विद्या 
आहे; आगि तें शिकल्यापासून सत्य समजण्यास भनुकूल ब 


g 


खरे तर्क कोणते ? आणि असत्याच्या घोटाळ्यांत पाडून मनु- 
omy नुकसान करणारे अस्ते तके कोणते ? हें स्पष्टपणें 
कळूं लागतें. 





धडा २ रा. 
आपण सामान्यतः तर्क करितों ते कसे अप्ततात. 


४. तर्क करण्याची नेहमीची रीति अशी आहे कीं, पूवी 
जशा गोष्टी घडल्या असतील, त्माच गोष्टी पुढें पूर्कममाणें 
स्थिति ate तर घडतील अर्से erat andi. नित्य सकाळीं 
सूर्य उगबतांना आपण आजपर्यंत पहात आलों, ह्मणून उद्या 
उगवेल असें आपण अनुमान करतों. विजा चमकल्या ह्मणजे 
त्यांचे मागून मेघगर्जना झालेली आपण ऐकत आलों, म्हणून 
वीज चमकल्यावरोबर मेघगर्जना होईल, असा आपणं तक 
करितो. नारिंगी रंगाचें बाटोळें फळ कोणी आपणास दिलें 
तर तें नारिंग आहे असें समजून आपण बिनदिकत खातों; 
कारण त्या asa फळ आजपर्यत आपण खात आलों, व 
त्यापासून कांहीं दजा झाली नाही, असा आपला अनुभव 
आहे. आस्त्रलिया बेटामध्ये सोन्याचा शोध लागला, तो star 
साध्या मरकारच्याच THEA लागला. हारप्रीवूज नांवाचा 
कोणी मनुष्य होता, त्यानें आस्रेलिया दौपांतील न्यूसौथवेल्स 
ह्या मांतांतील डोंगर पाहिले तेव्हां ते अभेरिकॅतील कालिफो- 
निंया नामक दरीपकल्पांतील डोंगरासारखे दिसल्याबरून त्यार्ने 
असा तर्क केला कीं, हे डोंगर कांहीं अंशी सारखे दिसत आ- 
हेत, त्यापक्षीं हे इतर अंशींही सारखे असले पाहिजेत; आणि 
ज्यापेक्षां कालिफोर्निया द्वोपकल्पांतील डोंगरांत सोन्याच्या खाणी 


4 


झांपडल्या, त्यापेक्षां आसत्रेलिया वेटांतील डोंगरांतही Tar खाणी 
सांपडाव्या. मग कांहीं ठिकाणीं खणून पाहिल्याबरोबर आप- 
ला तर्क खरा आहे, अशी त्या साहेबाची खात्री झाली. 

७. पण साइझ्यावरून A हा तर्क करण्याचा साधारण मार्ग 
आहे, त्यावरून कदाचितू आपणाला पुषकळ वेळ फसायाला 
होईल. अमुक गोष्टी एकसारख्या आहेत, असें आपणांस 
बाटते; पण त्या खरोखरी CHASM असल्या, तर मग कांहीं 
चिंता नाहीं; पण एकसारख्या दिसणाऱ्या गोष्टी कधीकधी अगदी 
मिन्न असतात. पहा, मि्नमिन्न लिंबाची दोन फळें अगर लिंबा- 
at दोन झाडें दतकीं एकसारखी असतात की, त्यांतील फरक 
लक्ष्यांत येत नाहीं; पण व्या दोन्ही झाडांपैकीं आणि फळांपैकी 
एक चांगलें खाण्यालायक असण्याचा, आणि दुसरें अगदीं कडू 
असण्याचा संभव आहे. साखरलिंतू आणि मध्यम ईडलिंवू 
हो सारखा सारखा दिसतात; .पण साखरलिंजू खाण्यायोग्य 
असून ईडालिंबू तोंडांत घालवत नाहीं. असाही कदाचित 
संभव आहे कीं, जें फळ अगदीं नारिंगासारखं दिसतें तें मुळीच 
नारिंग नसून दुसरंच एखादें नवेंच फळ असेल. 

चुरणुस अगर घोंगडी आपण थंडीचे दिवशी उबेकरितां पां- 
घरतों; पण तोच बुरणूस, बिलायतेहून अथवा बाजारांतून बर्फ 
आणावयाचें असतें, तेव्हां तें बर्फ थंड रहावें व वितळूं नये, म्ह- 
णून त्या मोंबर्ती गुंडाळतात. आपल्या अनुभवावरून कोणासही 
असें वाटेल कीं, बर्फाभोंवतीं बुरणूस गुंडाळला, तर बर्फ ऊन 
द्वोऊन वितळार्वे पण तर्से होत नाही. येर्थे दोहोंकडे सारखा 
अनुभव येत नाहीं, तेव्हां येथे सादृश्यावरून तर्क करणें बरोबर 
नाही; कारण बुरणूस गुंडाळल्यापासून जें कांहीं कार्य होतें, FT 


& 


कीं, एके बाजूची उष्णता दुसरे बाजूस जात नाहीं; त्यामुळे बुरणूस 
अंगावर घेतला असतां अंगांतील उष्णता बाहेर पडून हवेशी 
मिसळत नाहीं; आणि त्यामुळेच बुरणुसामध्यें बर्फ गुंडाळले 
अस्ता इबेंतीळ उष्णता बर्फात जात नाहीं, म्हणून बुरणुसांतील 
बर्फ वितळत नाहीं, ह्यांत कांही चमत्कार नाहीं. घरच्या क. 
त्यांत देखील क्धीकषा खोटे ad पुष्कळ चाललेले असतात. 
स्वयंपाकिणी बाया विस्तव चांगला पेटावा म्हणून चुलींतील 
कोळझांखालीं sat घालतात; कारण पूर्वी sacl चुलीत 
घातलें होतें तेव्हां जाळ चांगला झाला होता. पण नाळ चांग- 
ला होण्यास कोळशाखाली हवा खेळली पाहिजे, आणि यशी 
हवा खेळण्यास sett eH ठेवावयाचे तसेंच ठेविलें पाहिजे. 
तें तसें ठेविळें तरच जाळ चांगला होतो हें ago बायां- 
च्या लक्ष्यांत येत नाहीं. 

६. यास्तव दोन गोष्टी ज्या अगदीं सारख्या असतात, तेवढा 
पासून एकसारखे कार्य होतें. एकसारख्या कारणापासून एकसार- 
खींच कार्ये होतात; पण कारणें एकच आहेत हें समजणें क- 
far आहे. कारणें सर्वाशी एकसारखी आहेत हें समजण्यास 
आपण सामाऱ्यतः तर्क करितों त्यापेक्षां fa लक्ष्य लावून 
तर्क केला पाहिजे. आपणास होईल तितर्के करून कोणत्या 
गोष्टी नियमाने होतात हें शोधून काढलें पाहिजे. 

सामान्यतः अमुक स्थिति असतां अमुक गोष्ट नेहमीं 
घडत असते, याविषयीं तर्कश्ास्त्राचे व्यापक नियम काय आ- 
हेत, ते आपणांस शोधून काढले पाहिनेत. विस्तव कधीं चांग- 
ला पेटतो, व कथा मुळींच पेटत नाहो, ae भिन्न मकारचे 
परिणाम होण्यास भिन्न स्थिति कारण असतात. विस्तव स्व- 


७ 


Bert चांगला अगर बाईट पेटतो असें नाही. एके ठिकाणी 
विस्तव चांगला पेटत असला तर, तेथील तर्पण ठेवलें आहे 
कसें, पेटवले आहे कते, ह्या गोष्टी लक्ष्यांत ठेवून अस्य ठिका- 
ot हुबेहूब तशी व्यवस्था केली असतां तेथील विस्तव चांग- 
ळा पेटेल यांत संशय नाहीं. पेटण्याचे कामीं वारा पुष्कळ 
असणें, सर्पण ओलें Ta, किंवा सर्पणामध्यें दगड माती वगैरे 
उष्णतामतिबंधक वस्तु नसर्णे, अश्या मकारची अनुकूल कारणें 
अंनेक असतात. चुलीमध्यें थंडगार उकरणें एका रीतीनें खु- 
पसण्यापासून जळण्याचे कामी प्रतिबंध होगार आहे; पण तेंच 
उकरणें दुसऱ्या रौतीनें खालच्या लांकडापेक्षां अंमळ उंच ठे- 
वून चुलीत जास्त ear जाऊं दिली तर sey कामीं तें 
डपयोगी होणार आहे. 

७. सृष्टीतील अनेक गोष्टींला जो नियम लागू होतो, त्याला 
annie सामान्य नियम म्हणतात; आणि अनेक स्वाभाविक 
सामान्य नियम cat ग्रंथांत एकत्र केले असतात, स्या प्रंथाला 
are ह्रणतात. अंमळ विचार केला तर ध्यानांत येईल की, 
rae faa’ असतां सख्ाभाविक नियमांच्या संबंधानें 
निरनिराळ्या दोन गोष्टी आपणांस समजतात; एक, सामान्य 
स्वाभाविक नियम सिद्ध करावे कसे हें समजतें; आणि दुसरे 
ते नियम सिद्ध झाले म्हणजे त्यांची योबना कशी करावी, हॅ 
आपणांस समजर्ते. व्यक्तिनिष्ठमत्यक्षसाधित अनुमान, किंवा 
व्याप्यव्यक्तिसाधित व्यापकानुमान करण्याची एक तऱ्हा आहे, 
विच्या योगानें अनेक भिन्न भिन्न वस्तूंस कोणता नियम लागू 
आहे ईं समजते. आपले नेत्र, श्रोज्र व eat tied ह्यांच्या 
साहाय्यानें आपण Treat त्या ठिकाणा आजूबाजूला म्या Met 


< 


घडतात ety ज्ञान होतें; आणि त्या ज्ञानाचे मदतीर्ने योग्य 
शिस्तवार तर्क केले असतां तृष्टीतील वस्तूंचे TAFT ATT 
विरु नियम समजतात. कार्यापासून कारणाचें अनुमान करि- 
तां येतें. ढग, पर्जन्य, बफे, गारा, दावर, बारीक तुषार, 
gh ह्यापासून पाण्याचे थेंब उत्पन्न होतात, अलें वारंवार पाहू- 
न योग्य तर्कसरणीर्ने अर्से समजून येईल की, वाफेने आदरे झा- 
लेली हवा यांतील अमुक अंदर उष्णता कमी झाली असता, 
वाफेचे पाणी होतें. aed सांगितलेली वाफेची खरूपें अनेक 
आद्देत, तथापि त्यांचे कारण एकच आहे असें आपगांस समजेल. 

८. व्यापकनियमसाधित. व्यत्तयनुमान म्हणून जो अनुमा- 
नाचा दुसरा मकार आहे, तो वरच्या उलट आहे. Fo AAT 
स्वाभाविक नियम अमुक आहे ad घेऊन, त्या नियमाला अ- 
नुसरून कोणती गोष्ट होईल हें अनुमानानें समजते. अमूक 
गोष्टी अमुक मकारच्या आहेत असें प्रहण करून एखादो वि- 
शेष गोष्ट कोणते मकारची आहे, ह्याविषयी अनुमान करणें 
ह्याचें नांव व्यापकसाधित अनुमान. आद्रे हवा अगर वाफेने भर- 
लेली eal अमुक अंशापर्यंत थंड झाली तर तिजमधून उदकाचे 
aa खाली पडतील, हा व्यापकनियम एकदां समजला म्हणजे 
ज्या दिवर्शी पुष्कळ अभ्रे येऊन हवा बाष्पमय झाली आहे, त्या 
दिवशीं एखादे पेल्यांत बर्फ घालून तो हवेत धरला तर पेल्या- 
चे भोवताली दाहेबर सांचेल, अर्त व्यक्तिनिष्ठ अनुमान करता 
Wi. गणितद्यात्र जाणणारे विद्वानांनी व्यक्तिनिष्ठ मत्यक्षा- 
पासून अशी एक व्याप्ति करून ठेवली आढे कॉ, दगडासारखे 
सर्व जड पदार्थ अंतरिक्षांतून पृथ्वोवर पडत!त. ह्या व्याप्तोपा- 
सून चंद्राला देखील पृथ्वीकडे येण्याचा कल अलावा, असें 


a 


aqaaqan होईल. व्यक्तिनिष्ठ परत्यक्षापासून व्यापक सिद्धांत 
करणें ही परम कठिण गोष्ट आहे, असें सर्वास वाटेल, या- 
करितां व्यक्तींवर व्यापक सिद्धांताची योजना करण्यापूर्वी व्याप- 
क नियम सिद्ध करावे कसे, याविषयी ज्ञान मथम करून 
घेतलें पाहिजे. वस्तुतः व्यापक सिद्धांतापासून व्यक्तिनिष्ठ 
अनुमान कसें होत असतें, हें समजल्याशिवाय, व्यक्तिनिष्ठ मत्य- 
क्षापासून व्यापक सिद्धांत कसे काढावे हें कधी समजणार नाहीं. 

९. सृष्ट पदार्थाचे पतामान्य स्वाभाविक नियम चांगले सम- 
soma त्या नियमांची योजना कशी होते, व त्यांपासून कोण 
कोणतीं कार्य होतात, हें समजणे जरूर आढे. अमुक नियम 
खरा किंबा खोटा, याविषयीं खात्री होण्यास तो नियम अमुक 
ठिकाणी सृष्ट वस्तूंना लागतो कीं नाहीं हें पाहिलें पाहिजे. 
ad बड पदार्थ पृथ्वीबर पडतात, असा facia शाख्वेच्यांनी 
केला त्या वेळीं, चंद्र हा जड पदार्थ आहे, असें त्यांच्या ध्यानां- 
त आलेंच असेल, आणि चंद्राचे संबंधानें पृथ्वीवर पडण्याचा 
सामान्य नियम खरा कीं खोटा आहे हॅ abit पाहिल्याशिवाय 
सर्व जड वस्तु पृथ्वीकडे येतात असा सामान्य नियम केला 
ae. व्यापकनियमसाधित व्याप्यानुमानाच्या मदतीशिवाय 
ब्याप्यसाधित ब्यापकानुमान करतां येत नाही, हें AAT स्पष्टपर्णे 
पुढें समजून येईल. हल्लीं व्यापकसाधित व्याप्यानुमानाविषयीं 
आपण विचार करूं, 





घडा ३ रा. 
व्यापकनियमसाधित व्याप्यानुमान हणजे काय! 
१०. सदरहू मकारचें एखादें उदाद्दरण घेऊन अनुमान कसे 


qo 


करावें हें आपण पाहूं. तांबर्डे केळें आणि पिंवळें केळे अशी 
दोन आतोरची केळी पाहिली असतां केळों हा खाण्यायोग्य 
पदार्थ आहे, अर्से आपणांस ठाऊक असल्यामुळें दोन्ही प्रकार- 
चीं केळी आपण विकत घेतों, त्या वेळीं आपण एक aes 
अनुमान करित असतों ते शासत्ररीत्या खालीं लिहिल्याममाणें 
मांडता येईल. 
सर्व केळी खाण्यायोग्य असतात. 
हॅ फळ केळें आहे.. ....... + FU, 
अतएव, हें फळ खाण्यायोग्य आहे. अनुमान. 
सदरचे अनुमानांत तीन Brat भिन्न गोष्टी दर्शविणारी तीन 
वाक्यें आहेत. पहिल्या दोन वाकयांतील दोन गोष्टी आपणांस 
समजल्या eae तिसऱ्या वाक्‍यांतील तिसऱ्या गोष्टीर्चे आपण अनु- 
मान म्हणजे निश्चय करितो. याममार्णेच कोणत्याही गोष्टीचा इतर 
गोष्टींच्या साहाय्यानें निश्वय अथवा अनुमान करितों; आणि हा 
सर्व मकार मनामध्ये चालतो. कोणत्याही वस्तूचा मत्यक्ष अनुभव 
घेण्यापूर्वी त्या बस्तूचें स्वरूप समजण्यास अनुमानाची पुष्कळ 
मदत होते. कोणतेंही फळ खाण्यायोग्य आदे at नाहीं, हें 
समजण्यास तें फळ प्रत्यक्ष खाल्यादिवाय समजणार नाहीं, 
at असतें तर विषारी फळांची अनेक वेळां परीक्षा पहावी 
लागती, आणि वारंवार भयंकर अपघात झाले असते; परंतु फळ- 
मूळांचां aed ब त्यांचे गुण Fala व घ्रार्गेद्रियाने सहज सम- 
TOMAS असतात, व त्यांवरून अमुक स्वरूपाची ब अमुक 
गुणांची फळमूळें खाण्यायोग्य आहेत असा व्यापक सिद्धांत आ- 
पणांस ठाऊक असतो, म्हणून अमुक फळ,अथवा मूळ,खाण्यायोग्य 
आहे असे अनुमान आपण खात्रीनें एकदम करितों. यावरून 


«व्यापक सिद्धांत. 






97 


एक मकारचे ज्ञानापासून दुसऱ्या प्रकारचें ज्ञान होतें; ब या- 
लाच अनुमान म्हणतात. 

११. आतां सदरी सांगितलेल्या केळ्याचे अनुमानांतील वा- 
क्यांचा विशेष लक्ष्य लावून विचार करूं. त्या अनुमानांत तीन 
वाक्यें असून तीन सत्य वस्तूंचा fide होतो; म्हणून त्या ति- 
ऱ्ही वाक्यांना विधायक वाक्यें हणतात. पहिले वाक्यावरून 
सर्व केळीं खाण्यायोग्य आहेत अथवा सर्वे केळी खाण्यायोग्य वस्तु 
आहेत, असा निदेंदा होतो. या वाक्याचे मुख्य तीन भाग 
आहेत; दोन बस्तूंचे दोन निर्देश ब तिसरी त्या वस्तूंची तुलना; 
ह्मणजे 'केळी' या शब्दाने Falke वस्तु व 'खाण्यायोग्य वस्तु? 
या दाब्दांनीं निर्दिष्ट केलेल्या seq, व या दोन्ही प्रकारच्या व- 
aan तुलना, असे तीन भाग आहेत. आतां ज्या शब्दांनी 
वस्तूंचा निर्देश होतो, त्या शब्दांना वस्तुवाचकनामें ग्रणतात. स- 
दरचे विघिजराक्यांत 'केळीं' हा एक भाग आहे, आणि 'खा- 
प्यायोग्य वस्तु' हा एक भाग आहे. या दोन्ही भागांना पदे 
अथबा TTT म्हणतात. सदरह वाक्यांत “आहेत' हें क्रियापद 
आहे; ब “आहे? या दाब्दानें तुलनेचा अगर एकत्वाचा feat 
होतो. म्हणून 'आहेत' या शब्दाला संघायक अथवा नोडणारा 
आब्द ग्रणावें. सामान्यतः त्याला व्याकरणांत क्रियापद म्हण- 
तात. आतां ‘aa’ हें एक विशोपण राहिलें त्यावरून किती के- 
at खाण्यायोग्य आहेत असा संख्येचा निर्देश होतो; म्हणून 
‘af शब्दाला संख्यानिदेंश्यक पद म्हणतात. AF शब्दाममा- 
णें ae? 'थोडी,' aga’ अगर 'पृष्कळ' हे दाब्दही संख्या- 
निदेंशक आहेत. 

पहिले arama मकार सांगितला त्याममार्णेच दुसरे व 


WR 


तिसरे वाक्याचा प्रकार आहे. दुसरे वाक्यांत TTF फळ 
ae आहे या वाक्यांत of दोनच आहेत; 'हें फळ' हॅ एक पद 
ब Sa हें एक पद; आणि 'आहे' या दाब्दानें त्या पदांचा संबंध 
निर्दिष्ट होतो. या दोन्ही वाक्यांपासून अनुमित झालेले तिसरे 
वाक्यांत 'हें फळ' आणि 'खाण्यायोग्य वस्तु' ही पर्दे ब 'आहे' 
हा mee हीं पुनः आलेली आहेत. aed अनुमानांत TAR 
ge दोनदां आलें आहे हें ध्यानांत ठेवावें. 'हें फळ' हें पद दु- 
सऱ्या ब तिसऱ्या वाक्यांत आले आहे; 'केळे' हें पद पहिल्या 
ब दुसऱ्या वाक्यांत आलें आहे आणि 'खाण्यायोग्य वस्तु' हॅ 
पद पहिल्या ब तिसर्‍या बाक्‍्यांत आलें आहे. याप्रमाणे बिचार 
केला असतां सदर्हू प्रकारचे मत्येक अनुमानांत तीन वाक्यें, अ- 
सून तीन पर्दे असतात; व मस्येक वाक्यांत एक क्रियापद अस- 
तें, हें समजून येईल. क्रियापद ब दोन पदें एकत्र केलीं प्रणजे 
वाकय होतें; आणि वाक्यें एकत्र केलो ग्रणनने एक अनुमान अ- 
गर एक तर्क होतो. 


१२. कोणतों वरी पदें ब कोणतीं तरी वाक्यें एकत्र करून 
अनुमान अगर तर्क करित बसलें तर कांहीं निष्पन्न होणार 
नाहीं, आणि झाळें तर भलतेंच होईल. योग्य अनुमान कर- 
ण्याचे कांहीं नियम आद्देत ते लक्ष्यपूर्जक घेऊन चाललें पाहिजे; 
आणि ते नियम समजवून देणें हाच म्यायश्यास्त्राचा उद्देश 
आहे; पण न्यायक्यात्राचा बिषय पूर्णपणे समजण्यास प्रथम, पद 
worst काय व पदें किती प्रकारचीं होतील व संभवतात हें शिकले 
पाहिजे; मग aaa eg काय, व वाक्यें किती मकारची 
आहित हें शिकले पाहिजे; हें झाल्यावर श्यवयव अनुमान म्हणजे 
तीन वाक्‍्यांपैकी दोन वाकयांपासून तिसरे वाक्याचे अनुमा- 


aR 


न कसें करावें हें समज्ञेल. ह्यावरून व्याप्यानुमानाबिषयीं aT 
यांचे तीन भाग आहेत असें सहज लक्ष्यांत येईल. एके भा- 
गांत पदांविषयीं सांगितलें आहे; दुसरे भागांत वाकयाविषयीं 
सांगितलें आढे; ब तिसरे भागांत ज्यवयवअनुमानवाकयावि- 
of सांगितर्ले आहे. पदें व वाक्यें हीं अनुमानाचीं केवळ 
साधनें आहेत; पण वस्तूंचा बोध करून घेणें असल्यास त्या 
वस्तूंचे बोधाची साधनें मथम पतमजलीं पाहिजेत, ह्याकरिता 
ज्यबयववाकयाचा विचार करण्यापूर्वी परदे व वाक्यें ह्यांचा 
प्रथम विचार केला पाहिजे. 


घडा ४ था. 
भिन्नभिन्न मकारची पदें, 


१३. वाक्यामध्ये ज्या बस्तूंची तुलना केलेली अस्ते त्या 
वस्तूंचा बोध करणाऱ्या नांवांत oF म्हणतात असें वर सांगि- 
aa. ह्या नांवांस व्याकरणदास्त्रामध्यें ai ग्रणतात. आतां 
एका पदामर्ध्ये अनेक नामें अथवा विशोषणेंही असतात. Het 
क्षी एके पदांत एकच नाम असतें; उदाहरण, हिरे म्वालाग्रा- 
ही आहेत. या gracias पहिलें पद 'दिरे' हें नाम aT’. 
‘creme & दुसरें पद विशेषण आहे; व दोन्ही पदांत 
एकेकच शब्द आहे; पण पदामध्यें बहुधा दोन अगर अधिक 
नामें कोणत्यातरी संबंधानें जोडलेली असतात. ।इंग्ळंदाची 
राणी हिंदुस्थानाची चक्रवार्तेनी आहे' या वाक्यामध्ये परदे दो- 
नच आहेत पण मव्येक पदांत दोन दोन नामें आहत. * इंग्लं. 
दाची राणी' हें एक पद होय, ह्यांत दोन नामें आहेत; व 
भहृदुस्थानाची चक्रवर्तिनी' हॅ दुसरे पद होय. ह्यांतही दोन 

2 


१४ 


नामें आहेत. '“विलायतेंतील sea शहरांतलें थोरलें पुस्तका- 
ल्य सर्व पृथ्वीवरील पुस्तकालयांपिक्षां मोठें आहे? या वाक्यांत 
१२ mee आहेत, तरी प्रदे दोनच आहेत. 'बिलायतेतील 
लछ॑दनशहरांतलें थोरलें पुस्तकालय' हें एक पद होय. या पदां" 
त तीन विशेषणे व एक नाम आहे. 'सर्वे पृथ्वीवरील पुस्तका- 
ल्यापेक्षा मोठे' हें दुसरें पद होय. या पदांत दोन नामे, एक 
विश्लेषण, एक सर्वनाम, व दोन शब्दयोगी अव्यये इतके शब्द 
आहेत. यावरून न्यायशास्त्रांतील पद म्हटलें म्हणजे त्यांत 
अनेक नामें, अनेक Pav, व अव्यये असतात; परंतु एके 
पदाथीचा, अगर एके समुदायाचा, अथवा एके वस्तुवर्गाचा 
ज्या शब्दांनी निर्देश होतो, ae कितीही शब्द असले वृरी 
त्यांचा एक पदांतच समावेदा होतो. आतां पदांच्या अनेक 
जाती आहेत, त्यांबिषयीं आपण विचार करू, 

१४. कर्षी का एके पदापासून एकाच मनुष्याचा अगर 
वस्तूचा बोध होतो; जसें, दइंग्लंदाची राणी, मुंबई बंदर, दिली- 
ची जुम्मामशीद, या दाब्दांनीं एकेच मनुष्याचा अगर वस्तूचा 
निदेश होतो. इंग्लंदाची राणी या शब्दांनी eeist महारा- 
णी विक्तोरिया हिचा निर्देश होतो. महाराणी विक्तोरिया म्हणून 
एकच मनुष्य आहे, त्याममार्णे मुंबदे बंदर, दिछीची जुम्मामशी- 
दया wea एके एकेच वस्तूचा निर्देश होतो, यावरून एक 
बस्तु दर्शैबिणारे पदास व्यक्तिवाचक पद म्हणतात, 

१५. पण आपल्या बोलण्यांत अगर लिहिण्यांत व्यक्तिवाचक 
पदें फारशी येत नाहीत; ज्ञातिवाचक परदे फार येतात. एके 
meat अनेक वस्तूंचा बोध होत असल्यास त्या दाब्दाला जाति- 
बाचक पद म्हणतात; उदाहरण, “ETAT या शब्दाने दिल्लीची 


१५ 


जुग्मामशीद या शब्दाप्रमाणे एकेच रुपयाचा निदेश होतो 
असें नाहीं; रुपये कोट्यावाधे असले तरी त्यांपैकीं प्रत्येकास 
रूपया हेंच नांव लागतें; आणि रुपया, तांबें व रुपें ह्या धातु 
एकत्र करून केलेला असतो असें म्हटलें तरी कोगताही रुपया 
घेतला असतांना त्यांत रूपें ब तांबें ह्या धातु सांपडतील ae 
ह्मणण्याचा अभिप्राय असतो- याप्रमाणेच 'धोडा' म्हटला म्ह- 
गजे लाखो घोडे असले तरी त्यांपैकॉ कोणत्याही घोड्याचा 
निर्देश होतो. जातिवाचक cert दोन, तीन अगर जितके 
पदार्थ आपल्या मनांत येण्याचा संभव आदे तितके अगर आ- 
पणास कल्पना करवत नाहीं इतके वस्तूंचा निदेश होतो. . ‘at 
aa असें म्हटलें तर पंडूचे पांच मुलांचा निर्देश होतो. पार्लमे- 
त सभा असें म्हटलें तर त्या सर्मेतील सर्ज लार्द (as लोक ) 
अगर कामन्स ( रयतेचे प्रतिनिधी ) यांचा ear होतो. 'वा- 
ळूचा कण' अले म्हटलें तर पराधीहून देखील अधिक असणारे 
वाळूचे कणांपैकी सर्वांचा निर्देश होतो; आणि "परमाणु' शब्दा- 
नें तर अत्यंत अधिक संख्येचा निर्देश होता; कारण aai- 
send नेवढे पदार्थ आहेत तेवढे सर्व परमाणु-घटित आहेत. 
१६. दिछीची जुम्मामश्ीद हो एक वस्तु आहे तथापि ती 
रचाबयास अनेक मकारचें साहित्य लागलें आहे; आगि त्या 
मशीदीचे मनोरे वगेरे अनेक भाग आहेत, त्या सर्वांचा निर्देश 
‘gate’ या दाब्दानें होतो; परंतु मशीद! हें व्यक्तिवाचक नाम 
समजलें alt. तसेच 'राशियाखंड' असे म्हटलें असतां अनेक 
देशांचा, पर्वतांचा, नद्यांचा व सरोवरांचा fata होतो, तथापि 
* एददियाखेड * हें ब्यक्तिवाचक नाम आहे. यापमार्गे यूरप, 
अमेरिका, या शब्दांमध्ये अनेक देशांचा समावेश होतो, तरी 


१६ 


एशिया, धूरप अथवा अमेरिका हॉ एकेकच आहेत; म्हणून त्या 
नामांना व्यक्तिवाची विक्षेप नाम अगर पदें म्हणतात; जातिवाच- 
क नामें अगर सामान्य पदे म्हणत नाहींत. अनेक स्वतजे 
वस्तूंचा एकत्र समुदाय करून त्या समुदायाचा ST करणारे 
नामालाही व्यक्तिवाची नाम अगर पद म्हणतात; अथवा कधीं 
कधीं समुदायवाची पद म्हणतात. पुस्तकालय हें अनेक पुस्तर्के 
दशैविणारें समुदायवाची नाम आहे. अश्विनी, भरणी, आदि- 
करून नक्षत्रांची नामें समुदायवाची आहेत. तर्सेच सभा अथवा 
फौज हीं देखील समुदायवाची नामें आहेत. 

१७. अनेक वस्तूंचा निर्देश करणारें जें नाम त्यास जाति- 
बाचक नाम म्हणावें असे वर सांगितले; पण ज्या शब्दाने अनेक 
बस्तूंपैकीं एक वस्तूचा पृथक्लेंकरून बोध होतो त्या शब्दाला 
सामान्यनाम म्हणावें. उदाहरण, * द्वीप ' या दाब्दाने पृथ्वीवर 
जीं अनेक दीर्पे आहेत, त्यांपैकीं एक, असा Pa होतो म्हणून 
द्वीप & सामान्यपद आहे; पण लखदीव (लक्षद्वीप ) मालदीव 
(मलह्वीप ) या शब्दांनी एकेक समुदायाचा निर्देश होतो; 
mya त्यांस व्यक्तिवाची पदें म्हणतात. ' लंदन शहरातले 
पुस्तकालय * ह्या शब्दांनी पुस्तकांच्या एके मोठे समुदायाचा 
rte होतो, तरी त्यांपैकी एकेक पुस्तकाचा fea होत नाहीं; 
प्रणून ' लंडन शहरांतळें पुस्तकालय ' हा शब्द समुदायवाची 
अतून व्यक्तिवाची पद आहे. aad दाब्दांपैकीं ' ल॑ंदन ae 
Uae? हें विद्षेषण काढून टाकलें तर बाकी राहिलेला * पुस्त- 
काल्य' हा शब्द समुदायजाची आहे; हा सामान्यवाचीही आहे; 
कारण पुस्तकांचे समुदाय अनेक ठिकाणी अनेक आहेत, त्यां- 
at हा एक असा Rea होऊं लागल, यावरून शब्द एक 


१७ 


असला तरी त्याची अंनेक मकारची योजना होते. एकच शब्द 
समुदायाची व व्यक्तिवाची असतो, अथवा समुदायवाची आ- 
णि ब्ञातिवाचक होतो, असें स्पष्ट झाले. याकरितां समुदाय- 
वाची पदांचा ब न्ातिबाचक पदांचा गोंधळ होऊं नये म्हणून 
शब्दांची योजना फार जपून केली पाहिजे. 

१८. याशिवाय पदांमर्ध्ये आणखी एक मकारचा भेद असतो, 
तो लवकर लक्ष्यांत येत नाहीं. ज्या वस्तु दष्टिगाचर अथवा 
ल्रग्गोचर होण्यासारख्या आहेत. Fo रुपया, पाटी, पुस्तक, घर 
बँगरे; त्या वस्तूंची नामें असतात, त्यांना मत्यक्ष धर्मिवाचक 
नामे म्हणतात; आणि त्या नामांचा एकवचनी व अनेकवचनी 
अयोग होतो. ३० पया, रुपये; घर, घरे; पुस्तक, पुस्तके; 
नक्षञर, नक्षत्रे; पाटी, पाटय़ा; वगेरे. या सगळ्या नामांना TA 
वाचक नामें म्हणावे, 

कांहीं नामे असतात, त्यांपासून मूर्व बस्तूंचा बोध होत नाहीं, 
त्यांबरच्या गुणधर्मांचा बोध होतो; असें, रुपयाचा जडपणा, 
पाटीचा रंग, घराची उंची, तलावाची खोली, या शब्दांनी 
गुणांचा बोध होतो. जाडपणा ब रुपया हीं पृथक्‌ करितां 
येणार नाहींत. Fae मूर्व वस्तूच अंगीं अनेक धर्म असतात. 
रुपयांमध्ये जाडपणा, जडपणा अगर वजन, घनता, रंग, घन- 
वर्धनीयत्व, उष्णता, वाहकता वगेरे अनेक गुण आहेत; आणि 
यांतून मत्यक गुण दशविणारे नाम हें गुणदाचक किंवा ada 
चक नाम होय. आतां अमूर्ववस्तुबोधक आथवा धर्मवाचक 
नामांचा अनेकवचनी मयोग करितां येत नाहीं. wee, ga, 
mead, re कधीं ont नये; कारण अडत TE शब्द गुण- 
बाची होत. अनेक रंग, वजने अथवा आकार वस्तुंना आहेत, 


92 


असे म्हणण्याचा सांमदाय आहे; पण निरनिराळी TAT अथवा 
निरनिराळे रंग असें आपण म्हणतों, त्या बेळीं त्या नामांची Tener 
बस्तूंवर योजना करितो ह्मणजे तीं त्या वेळीं धर्मिवाचक नामे 
असतात. मूर्तवस्तुजोधक नाम ब अमूवैवस्तुबोधक नाम यांचा 
water करितांना लोक घोंटाळा करितात; कारण मूर्तवस्तु व अमू- 
faq यांचा भेद सामान्य लोकांस चांगलासा समजत नाहीं. 
दृल्ली इतकेंच लक्ष्यांत ठेवावें की धर्मिवाचक नाम हें वस्तूंचे 
असतें. आणि धर्मवाचक नाम हें त्या वस्तूवरच्या धर्माचे 
असतें. 

१९. आतां भाववाचक पदें ब अभाववाचक पदें यांत फरक 
काय आहे तो पाहूं. सर्व वस्तूंना कोणत्या तरी विशेष Tar 
वरून नामें माप्त होतात. घराच्या भिंती दगडाच्या केलेल्या 
असल्या तर त्या घराळा दगडी घर म्हणतात. ज्या ल्त्रियेचे 
नेत्र कमळाच्या पांकळ्यासारखे असतात तिला कमलपत्राक्षी 
म्हणतात. याप्रमार्गेच एखादे वस्तूला त्या वस्तूचे अंगीं जो 
गुण असर्गे अबय आहे तो गुण नसला तर, त्या गुणाचे अ- 
भावावरून त्या वस्तूचें ata पडतें; जी गोष्ट माप्त होत नाहीं 
तिला अप्राप्य अगर अलभ्य (वस्तु) म्हणतात. जें वर्तन 
अथबा भाषण सभेच्या अथबा सामाजिक नियमाला अनुलक्षून 
नसतें, त्याला असभ्य TdT अथवा भाषण म्हणतात. ज्या TY 
at गणना अथवा संख्या करितां येत नाहीं, त्यांना अगणित 
अथवा असंख्य ( वस्तु ) ह्मणतात. ज्या भूमीला समानपणा 
नाहीं तिला असम अथवा विषम भूमे म्हणतात. बे ठदक गा" 
ळून अयवा अन्योपायांनीं स्वच्छ केलेलें aad, त्याला अगुद्धो- 
दक म्हणतात. AMA, असभ्य, असंख्य, विषम व wWYT- 


१५ 


हीं अभाववाचक पदें होत. अभावबाचक पदांना बहुधा भ, 
अनू! वि अथवा PRE उपसर्ग असतात, किंवा हीन, विहीन 
अगर रद्दित, विरहित, शून्य बँगेरे मत्यय अथवा दाब्दयोगी 
apart जोडलेली असतात. so अहितकारी, अनुपयुक्त, व्यर्थ, 
ia, Pisa, बलहीन, कलारहित, ज्ञानशून्य TT हीं अ- 
भाववाचक पदें होत. काही पदांमध्यें अभाव THR उप- 
सर्ग अथबा मत्यय नसतो, तथापि त्यांपासून अभावाचाच बोध 
होतो. So घनता हा कांहीं पदार्थाचा गुण आदे; पण कांही 
पदाथीमध्ये घनता नाहीं असें दरीवावयाचें असलें तर त्यांना 
घनतारहित पदार्य असें नेहमीं ह्मणत नाहींत. त्यांना ठिसुळ 
अथवा Patter पदार्थ म्हणतात. याप्रमार्गेच * मिथ्या ' अ- 
way are? हे शब्द सत्यपणाचा अभाव ददीविणारे आहेत, 
‘gem? ar शब्द MRR अभाव दडीविणारा आहे. ' खर- 
बरीत' हा शब्द गुळगुळितपणाचा अभाव दडीविणारा आहे. 
तसेंच गद्य हा दाब्द पद्याचे अभावीं योजिला जातो; व पद्य 
द्दा शब्द गद्याचे अभावीं योजिला बातो. 

२०. मराठी भाषा पूर्ण व परिपक्क असती तर मत्येक भाव- 
वाची नामाचा अभाव दर्शविणारे gat नाम असतें; आणि 
सगळी नामे ब बिशेषणें जोडी जोडीची झालीं असती. उपयु- 
क्त हा असता भाववाची शब्द आहे तसाच AAI हा भभा- 
बवाची आहे. धनिक, निर्धन, न्याय, अन्याय, असे दोन दोन 
शब्द जोडीने असते; पण हल्ली कांहीं गुणांचा अभाव दर्शविण्यास 
योग्य शब्द मुळींच नाहींत. AS वस्त्र, व अनिळें वस्त्र, कागद, 
अकागद, ग्रंथ, अग्रंथ असें कोणी म्हणत नादींत. नेन्ह! जेव्हां 
असे अभाववाची शब्द सांपडत नाहीत, क्षेव्हा तेव्हां ' अभात' 


र्ठे 


या शब्दाचा प्रयोग करून आपले विचार स्पष्ट करावे लागवा- 
a. वस्त्र निळे नाही, कागदाचा अभाव, प्रंथाचा अभाव असे 
म्हणाव लागतें. ज्या लोकांची धर्मीवर श्रद्धा नाहीं, त्यांना नास्तिक 
म्हणण्याचा सांमदाय आहे, यामुळें धर्ममोळे अथवा श्रद्धाळू 
या शब्दाचे SHE नास्तिक हा शब्द समजत्ग MTA; पण हिं" 
gaat अथवा बौद्धधर्मी या शब्दाचे उलट दाब्द मुळींच नाही- 
त, यामुळें * हिंदुधमी नव्हेत ते लोक ' अथवा * बौद्धघमी न- 
aa ते लोक' असें म्हटल्यादिवाय अभावाचा बोध होत नाहीं. 

क्षी कथा एके भावबाची शब्दाचा उलट अर्थ ददीबिणारे 
दोन अगर अधिक अभाववाची शब्द असतात; पण भाषेमध्ये 
त्यांचे अथीचा थोडा फरक असतो. सकल ar TETAS नि- 
ष्कळ ब विकल असे दोन उलट TET आहेत. दोन्ही अ- 
भाववाचक दिसतात, पण निष्कल दाब्दारने कलारहित अत्ता 
अर्थ होतो, व बिकल दाब्दानें क्षीण अथवा ग्लान असा अर्थ 
होतो. निष्कल व विकल या शब्दांचे भिज्ञभिन्ञ अर्थ आहेत, 
ह्याचें कारण कला हा शब्द eas आहे हें होय. 

२१. कांही अभाबवाचक oe विदेषगुणाचा अत्यंत अभाव 
दर्दीविणारीं असतात; आणि कांह केवळ विरुद्धार्थ दर्दीविणा- 
री किंबा तुलना editors अततात; आणि तुलनाददीक 
किंवा विरोधदर्वीक नामें असतात, त्यांवरून गुणाचा कमजास्ती- 
पणा मात्र निर्दिष्ट era. याममार्णे खरी अभावबाचक पर्दे व 
तुलनाबोधक अथवा विरोधबोधक पदें ह्यांचा भेद लक्ष्यांव ठे- 
बला नाहीं तर अनेक मसंगीं चुका होतात. * लहान ' हा Te 
ब्द “मोठा ' या दाब्दानें बोधित अर्थाचा अभाव cite 
नाही; कारण कांहीं थस्तु अशा असतात कीं त्यांस मोठ्या 


२१ 


अथवा लहान हीं दोन्हीं विशेषणे लागत नाहींत. त्या वस्तूं- 
चा आकार मध्यम प्रकारचा असतो; मोठा अगर वृद्दतू या 
शब्दाने बोधित भथीचा अभाव ehhh असल्यास भवृहतू 
असें ह्टलें पाहिजे; अबृहत्‌ या शब्दानें मध्यम आकाराच्या 
वस्तु व लहान आकाराच्या वस्तु या दोहोंचाही निर्देश होतो. 
सदर्हूममार्णे लहान अगर लघु ह्यांचा अभाव Cat अस- 
ल्यास अलघु असें म्हटलें पाहिजे. * अलघु ' शब्दांत मध्यम, 
वृद्दतू या Ada समाबेश होतो. याममा्णेच ea, उष्ण, 
nara, अंधार, हलका, भारी हे दाब्द केवळ Reais 
area; भाववाचक व अभाववाचक नाहींत. शीत या aT 
ब्दानें उष्णतेचा अत्यंताभाव बोधित केला, किंवा अंधार या 
शब्दानें प्रकाशाचा अत्यंत अभाव बोधित झाला तर मात्र उ- 
ष्ण शीत, प्रकाद अंधार हे शब्द अनुक्रमें भाववाचक व 
अभाबबाचक होतील; पण त्या शब्दांचा अश्या अर्था क्चितू 
उपयोग करितात. उष्णतेचा अत्यंताभाव करणें किंवा मका- 
आाचा अत्यंताभाव करणें अडाक्‍्य आहे, त्यामुळें शीत ब अंधा 
Tar दाब्दांनीं अत्यंताभाव निर्दिष्ट होत नाहीं. कम्म जास्त 
उष्णता, व कमी जास्त प्रकाश यांचा निर्देश होतो. sen? 
या दाब्दानें देखील सर्वाशी उष्ण असा बोध होत नाहीं. ज्या- 
मध्ये सामान्य उष्णतेपेक्षां जास्त उष्णता आहे त्या पदाथीला 
उष्ण म्हणतात; आणि तशा अथीर्ने उष्ण या शब्दांत मध्यम 
उष्णतेचे पदार्थ व अत्यंत उष्णतेचे पदार्थ या दोहोंचाही समा- 
बेश होतो. ada थंड या शब्दाने मध्यम उष्णतेपेक्षां कमी 
उष्णतेचे पदार्थ, आणि उष्णता wea पदार्थ या दोहोंचाही 
Rta होतो. अमुक पदार्थ उष्ण नाहीं, असें कोणी ETT 


२२ 


तर तो पदार्थ उष्णतारहित आहे असा त्या ह्रणप्याचा अर्थ 
समबतां वैत नाही. मध्यम उष्णतेच्या पदाथीपेक्षां तो पदा- 
र्थ आस्त उष्ण नाही, असा अर्थ घ्यावा लागतो. ह्यावरून 
सदरी विरुद्ध Piet सांगितली त्यांपासून गुणांचा कमी aT 
स्त अंश मात्र बोधित होतो. 
घडा 4 वा. 

शब्दापासून कोणकोणत्या गोष्टींचा बोध होतो याविषयीं. 

RR. मव्येक वस्तुबाधक पदापासून दोन भिन्न मिश्र A 
ster are होतो. प्रथम तें पद कोणत्या वस्तूंना लागतें हँ. 
समजतें; व त्या वस्तूंच्या कोणत्या गुणांवरून तें पद त्यांस ला* 
गर्ते हें aaa. | एखादी मोठी Rae आकाराची लांकडी 
अगर लोखंडानें मढवलेली लांकडी इमारत पाण्यावर तरतांना 
पाहिली, व तिनबर शिडे व अवजारें पाहिली, म्हणजे त्या eae: 
तीला आपण are म्हणतो; कारण ममुष्यें व माल OTT ST 
तारून नेण्याजोगी केळेली असते. या इमारतीसारख्या अनेक 
सरत्या इमारती ye ब माल वाहून नेण्याकरिता केलेल्या अस- 
छ्या तर, त्यांस आपण तारवे म्हणू ; कारण माल वगैरे पाण्यांतून 
बाहून नेण्याकारेतां जीं जीं मोठीं बहनें असतील तीं ay तारवे 
होत, असा आपण सिद्धांत करितों. यावरून ज्या वस्तूला 
तारू असें नांब आपण देऊं त्या वस्तूचे अंगी पाण्यांतून नेण्याचे 
DR Poe गुण आहेत, असा तारू दाब्दापासून बोध होईल. 
तरणे ब वाहून नेणें या गुणांवर्न तारू असे नांव पडलें, व 
ज्या ज्या वस्तूंचे भंगी हे गुण आहेत त्या त्या वस्तूला तारू हॅ. 
ala देण्यांत येतें. याकरितां तारू या शाब्दानें विद्वेष गुणां” 
चाव TERT बोध होतो. 





RZ 


वस्तुतः Fae सामान्यनामाचे सदरी सांगितल्याममार्णे 
दोन दोन अथे होतात. एक, ज्या वस्तुंना तें नांव दिलेलें असते, 
त्या-बस्तूंचा बोध होतो; व दुसरे, त्या वस्तूंमध्ये जे गुण ब धर्म 
असतात त्यांचाही गर्मित रीतीने निदेश होतो. यावरून पदा- 
मध्ये बस्तुसंख्यावाचकता व गुणव्यंजकता असे दोन धर्म भाहेत, 
न्यायरीत्या शुद्ध अनुमानें करण्यास ack पदधम ध्यानांत 
ठेवले पाहिजेत. 

२३. औं पदें कांहीं अंशीं एकसारखी असतात, व कांही 
अंशीं एकमेकांहून भिन्न असतात, त्या पदांचे संख्यावाचकृता व 
गुणव्यंजकता हे धर्म अंशतः भिन्न मित्ञ अततात. उदाहरण, 
नौका ब अभिगीका ह्या पदांची संख्यावाचकता ब गुणव्यंजकता 
हीं भिन्न भिन्न आहेत. अपिनौकापिक्षां एकंदर नौकांची संख्या 
जास्त आहे; कारण अमिनोका या शाब्दानें शिडांच्या नौकांची व 
बल्ह्याच्या नौकांची व्यावृत्ति होते. नौका या शब्दापू्वी अभि हा 
शब्द लावला TS नौका शब्दाची संख्यावाचकता पु कळ अंशी 
कमी होते; पण गुणव्यंजकता वाढते. कारण नौका या शब्दा- 
नै ज्या गुणांचा निदेश होतो, त्यापेक्षा अपिनौका या दाब्दाने 
अमीच्या साहाय्यानें तरणें वगेरे अनेक आस्ती गुणांचा निर्देदा 
होतो. अभ्निगोका या शब्दापूर्वी युद्धोपयोगी & rar at 
डलें तर युद्धापयोगी.अभिमीका या TERT नौका शब्दाची 
संख्यावाचकता आणखी कमी होते. कारण युद्धोपयोगी अ- 
भिनौका ह्यांत व्यापाराच्या अभिनीकांचा समांबेश होत नाहीं; 
पण युद्दोपयोगी हा शब्द जोडल्याने गुणव्यंजकता बर्राच वाढते; 
कारण युद्धोपयोगी या दान्दानें त्या नौकांचा युद्धाचे कामी STATA 
पडण्याचा गुण बोधित होतो. “ इंम्हिश युद्ोपयुक्त भभिनौका? 


RB 


असें म्हटलें तर संख्यावाचकता आणखी कमी होईल; कारण 
तो इाब्द इंग्रज सरकारच्या युद्धोपयोगी अभिमौकांना मात्र ला- 
गेल; पण त्यापासून आणखी एक नवा गुण af होईल. 
याममागें नवी नवी RAG जोडून संख्याबाचकता पुष्कळ 
कमी होईल; पण गुणव्यंजकता पुष्कळ वाढेल. संख्यावाचक- 
ता कमी करित! करितां नौका हा शब्द एकेच जहाजाला लागे 
असें करितां येईल; पण त्या शब्दाची गुणब्येजकता अत्यंत मो- 
ठी होईल; व तें were कधीं पाहिलेले असले, तर त्यांच 
जितके गुण माहीत असतील, तितके सवे गुण त्या जद्दाजाचे 
नांवावरून आपले ध्यानांत येतील. 





धडा & बा. 

शब्दांचा योग्य उपयोग कसा करावा याविषयीं. 

२४. योग्य तर्क करण्यास शब्दाचा उपयोग फार जपून करणे 
जितकें आवदयक आहे, तितकी दुसरी कोणतीही गोष्ट आवश्यक 
नाहीं. दाब्दापासून जी वस्तु आपले मनांत येते अथवा जी 
बस्तु लोकंचे मनांत यावी असे आपल्या मनांत असतें, त्या 
वस्तूचा बोधकशब्द उच्चारल्याबरोबर अथवा लिहिलेला पाहि- 
ल्याबरोबर लोकांस व आपणास त्या वस्तूचा बोध होणें याचें 
aig दाब्दाचा अर्थ. कोणत्याही वस्तूचा मनांत विचार कर- 
तांना योग्य शब्द मनांत आले नाहींत तर विचार करतां येणार 
नाहीं; व शब्दाचा मयोग केल्यादिबांय आपले मनांतील 
वस्तु लोकांस समजवून देतां येणार नाहीं, असें आहे; तथापि 
रएकेच द्यब्दाचे अनेक अर्थ असल्यामुळें बो गोंधळ होत अस- 
तो त्यापासूनच अनेक चुका ब अनेक भलते तर्क उत्यन्न होता- 
त, हॅ प्रसिद्द आहे. 


२ण 


२५. आपण पंथ ह्या शब्दाचे उदाहरण घेऊं. पंथ या 
शब्दाचा मूळ अये रस्ता अथवा मागे असा आहे; लोक जाऊन 
बाऊन जो मार्ग, पायवाट, आडरस्ता, गाडीरस्ता, अथवा सड- 
केचा रस्ता पडलेला असतो, त्याला पंथ म्हणावे; पण पैथ 
या दाब्दाचे हलीं भिन्न भिन अर्थ होतात. खिस्ती da 
अथवा मुसलमानी पंथ असे म्हटले असतां, पंथ शब्दाचा धर्म 
असा अर्थ होतो. अमुक मनुष्य खिस्तीपंथांत गेला, असें म्हटलें 
असतां, ख्रिस्ती लोक ज्या रस्त्यावरून जातात त्या रस्त्यावरून 
गेला भसे समजाबयाचें नाहीं; तर, त्या मनुष्यानें आपला धम 
सोडून खिस्ती धर्म स्वीकारला असें समजलें पाहिजे. ara 
मार्णेंच निरनिराळे मताचे लोक आपल्या मतास पंथ म्हणतात. 
रामदासंपथी, तुकारामपंथी, ज्ञानेश्वरपंथी, अश्या मरकारच्या भिन्न 
भिन्न मताचे लोकांसही पंथ शब्द लागतो; त्यामुळें, दोन 
मनुष्ये पंथ दाब्दाविष्यां बोलत असलीं, तर त्यांचे मनांत पैथ 
आब्दाचे परस्पर भिन्न अर्थ आले असल्यास, त्यांचे बोलण्यांत 
घोटाळा होण्याचा संभव आहे. 

२६. सदरी पंथ शब्दाचे अनेक अर्थ असल्यापासून गोंधळ 
होतो असें म्हटलें, पण पंथ शब्दासारखे अंनेक शब्द असून 
त्यांचे अनेक अर्थ ऐकणाराचे मनांत येतात. याविषयीं जास्ती 
लिहिण्याचे कारण नाहीं. शब्दाचे wah नेहमी बदळत 
असतात, CHAT लक्ष्यांत ठेवावे. 

२७. कांही शब्दांचे ad इतके Oa असतात कीं, शब्द 
उज्ञारल्याबरोबर क्षणभर मात्र गैरसमज होतो; परंतु सर्व मिञ 
मिन्न af एकदम लक्ष्यांत येऊन बोलणाराचे मनांत कोणता 


भर्थ असेल हें सहज लक्ष्यांत येतें. aie’ या शब्दाने पाण्यांत- 
2 


RK 


ला क्षंख अथबा अत्यंत मूर्ख या दोन्ही अर्थाचा बोध होतो. 
‘qa! या शब्दाने पेख व एक बाजू या दोन्ही अर्थाचा बोच 
eat. * छिद्र 'या शब्दाने भोक अथबा व्यंग या अर्थाचा 
बोध होतो. ' पक्का ' या शब्दाने पिकलेला, चांगला शिज- 
लेला, मजवूत, अथवा Be, इतक्या अथौचा बोध होतो. 
“पात्र' या शब्दाने भांडें अथबा योग्य या अर्थाचा बोध होतो. 
ar? या शब्दाने रंगित पदाथीचा गुण, मोज, नाच तमाळ्या, 
सभा अथवा Ten, इतक्या अर्थाचा बोध होतो. ae 
कथा एके शब्दाचे अनेक अर्थ आहेत अते भासते; पण तो 
ae एक नसतो. A मिज्ञ धातूंपासून निघालेले मि 
मिन्न अर्थाचे भिन्न भिन्न शब्द असतात. त्यांचें स्वल्प मात्र 
रकसारखें असतें. उदाहरण, 'गीरी' शोणाची असते, व 'गौरी' 
are पार्वतीचे नांव आहे. दोणाची गौरी गो wos गाय या- 
पासून निघालेली आहे; पण गोरी म्हणजे पार्वती हें नांव गौर 
झणजे PT या गुणावरून पडलें आहे. “भट्टी' म्हणजे भटासा- 
रखें, व “भट्टी' ह्मणजे कौळेंबिटा भाजण्याची, हे दोन्ही शब्द 
भिन्न भिन्न धातूंपासून निघाले आहेत. एक arg’ या शब्दापा- 
सून निघाला आहे. व दुसरा 'भाट्र' म्हणजे भाजण्याचें साध- 
न यापासून निघाला आहे. तीर नदीर्चे, ब तीर धनुध्याचा; 
दे दोन्ही wer निरनिराळे धातूपासून निघाले आहेत. बळी 
नांबाचा दैत्य होता; बळी ह्मणजे बळकट; देवापुढे TY are 
तात त्याला बळी ह्मणतात; व बळी अगर बळीबा असें माण- 
साचें नांव असतें. हे चारी शब्द निरनिराळे आहेत असें 
ह्रणण्यास चिंता नाहीं. उच्चार ब स्वप हो मात्र एकच आ- 
देत. असे भिन्न मिन अथीचे शब्दांपासून बोलण्यांत फारसा 


२७ 


गोधळ होत माही; व गैरसमज झाला तरी तो फार वेळ रहात 
नाहो. aa मकारचा अर्थभेद See करण्यास मात्र 
उपयोगी पडतो. 

२८. कांही शब्दांचे अथ हळूं हळूं बदलत आतात. पहिले 
anit azar अगर संबंध असणाऱ्या वस्तु दाखविण्यास 
तोच शब्द Hans छत्री या शब्दाचा मूळ अर्थ Wee 
आहे; पण एखादे राजाची समाधी छत्रीसारखी बांधली अस- 
ल्याकारणार्ने राजांच्या समा्धींना छत्र्या म्हणतात. फळी या 
शब्दाचा अर्थ लांकडाचा चापट तुकडा होय; पण शिपायांचे 
टोळीला, मेघांचे जमावाला, व एके पक्षाचे लोकांनाही फळी 
ह्मणतात. पाय ह्या शब्दाचा, चालण्याचे साधन शरीरावयव, 
असा अर्थ आहे; पण पाय Teal चौथा भाग, आरंभ, अधि 
घार, ब घराचा तळ, CAR अर्थ होतात. 

२६. कांहीं शब्दांचे दोन अगर अधिक अर्थ असतात; आ- 
णि त्या दोन्ही अर्थाचा निदेश होई ara रीतीनें त्या शब्दांचा 
प्रयोग केला असल्यास त्या शब्दांना इृघर्थी भ्रांतिकर शब्द म्ह- 
गतात. बहुतेक दाब्द दृघर्थी असतात, आणि ज्या शब्दांचा 
मुळींच दुसरा अर्थ होणार नाहीं असे शब्द शोधून काढणे 
फार कठिण भाहे. लिहितांना, वाचतांना, बोलतांना अथवा 
मनांतल्या मनांव विचार करितांना cat aster प्रयोग के- 
ल्यापासून घोटाळा होत असतो, तो नेहमीं टाळला पाहिजे. 
तसे केले तरी कधी कधीं चुका, गैरसमज व बाधित अनुमार्ने 
होतातच, याविषयी या पुस्तकांत gz सांगितलें आहे. 

३०, कित्येक weet शब्दांचा योग्य अर्थ काय ant हॅ 
ठरविण्यास फार Taka पडते. So, ‘gray या शब्दाचा प- 


RL 


हिला भर्य, माणसांच्या राहण्यायोग्य, व वरून झाकलेले अ- 
सें ठिकाण, असा असावा; पण गुरांना राहण्याकरिता केलेलीं 
ठिकाणें माणसाच्या ठिकाणाममार्गेच असल्या कारणानें, त्या- 
नाही द्याला म्हणूं लागले. आणि अश्वश्शाला, गोशाला असे 
शब्द उत्पन्न झाले. त्यानंतर TSAO, मृगशाला, APTA, 
पाकशाला, असेही शब्द मचारांत आले. या ठिकाणीं माणसें फार 
बेळ रहात नाहींत तरी त्यांना शाला हें नांव पडले. टांकसाळ 
हा दब्दही त्यापासूनच TAA झाला. टंक हा संस्कृत TST आहे. 
टंक झणजे एक तोळा वजन. ज्या घरांत एक तोळा वजनाचे 
नाणें पाडण्याचें काम चालतें त्या घराला टांकसाळ असें नांव 
पडलें. अश्वशाला हॅ ate घराचें आहे; पण नाटकशाला अ- 
सें एक मकारच्या स्त्रियांना म्हणतात. Bearer, शास्त्रशाळा 
हणजे वेदशास्त्र पाठ करण्याच्या जागा. मंत्रशाळा म्हणजे म- 
सलत करण्याची ठिकार्णे. नाटकदयाला हा weg इृघ्था आहे. 
नाट्य करण्याची जागा, असा एक अर्थ आहे; आणि ' राख- 
लेल्या fear’ असा दुसरा अर्थ आहे. 

Ro. अशा प्रकारे शाला शब्दाचे अनेक अर्थ होतात; आ- 
णि कधीं क्धो एकच ठिकाणीं अनेक प्रकारच्या शाळा अस- 
तात. एके पाठझाळेंत चार बेदांच्या चार, सहा शास्त्रांच्या स- 
हा, व इंग्रजी मराठी TR भाषांच्या Bra मित्र शाळा पुष्कळ 
करितां येतील. याप्रमार्णे शाळा शब्दाची जशी कल्पना क. 
रावी तसे अनेक अर्थभेद-ग्रणज्ञे, राहण्याचें ठिकाण, जेवण्याखा- 
ण्याचे ठिकाण, उपंदेशार्चे ठिकाण, अगर बंदीशाळा ग्रणजे 
शिक्षेचे ठिकाण अते अनेक अर्थ निष्पन्न होतील, 





२९ 


घढा ७ वा. 

सामान्य अथवा जातिवाचक नामे उत्पन्न होण्याचे 

कारण व त्यांची योजना. 

३२. कलम १५ यावरून समजलेच आहे कीं, मार्ेत एक- 
व्यक्तीचे वाचक अले शब्द फार नाहींत,बहुतेक WT पुष्कळ व्य- 
क्तींचे वाचक असतात, किंवा फारकरून पुष्कळ व्यक्तींतून को- 
त्या तरी एका व्यक्तीचे वाचक असतात, असें म्हटलें तरी बरेंच 
आहे. उदाहरण, ' मनुष्य ' या नामापासून जीं कोटयावधि 
मनुष्ये पृथ्वीवर आहेत, अथवा होऊन गेलीं, त्यांपैकी कोणतें 
तरी एक असा बोध होतो. अनेकव्यक्तिबोधक नामांस oT 
तिबाचक नामें अथवा पदे असें द्दा बेळपांबेतो. म्हणत आ- 
ah, परंतु आतां तीं अनेक व्यक्तींच्या वगौचीं नार्वे आहेत, 
ae wat पाहिजे. वर्ग झणजे काय हें मात्र स्पष्ट रीतीनें al 
fad पाहिजे. 

ज्या वस्तु काही अंशीं एकमेकांस सददश असतात, व ज्या 
वस्तु एक समयावच्छेदें करून आपले मनांत येतात, त्या वस्तु 
एके atte आहेत असतें आपण म्हणतों. दूध, बगळा, चुना, 
मोती, समुद्रफेतत, पाण्याचा तुषार, सफेता ह्या वस्तु अरी एकमे- 
कांहून पुष्कळ अंशीं अत्यंत fra आहेत, तरी दुभ्षपणाच्या 
संबंधानें त्या एकसारख्या आहेत; म्हणून त्या व भाणखी wit 
vara वस्तु ह्याविषयी gases संबंधार्ने एक अंदीं त्या 
एक भादेत अशी कल्पना होते; म्हणून त्यांस PA वस्तु असे 
चर्गवाचक नांव देतात. ह्या वस्तूंमध्ये केवळ रंगाचें area आहे;; 
पण इतर वर्गातील वस्तु अनेक रीतींनीं एकसारख्या असतात. 


Re 


उदाहरण, लेखणीच्या वर्गात इंग्रबी पेने, बरूंच्या लेखण्या, 
लोखंडी, सोनेरी, अथवा रुपेरी अथवा कांचेचे टाक, रिस्पेन्स- 
ली वगेरे वस्तु येतात; आतां त्यांचे आकार भिन्ञमिञ्न असता- 
त, तरी त्यांस लिहिण्यासारखे टॉक areata शाई घेडन तौ 
कागदावर पसरणें वगेरे अनेक गुण सारखे असतात. 

३३. सदरी सांगितल्याममाणें बस्तृंचे योग्य वर्ग करितां येणे, 
ब त्यांचे सामान्यधर्म सहज ध्यानांत येणें, ह्यासारखे उपयोगी 
ज्ञान दुसरें कोणतें नाहीं. जितक्या वस्तु एकासारख्या एक 
असतील तितक्यांचें कांहीं सामान्य वर्णन केलें असतां तें वर्णन 
त्यांपैकी wae बस्तूला लागू पडतें; आणि अक्षा एक धर्माच्या 
वस्तूंचे वर्ग केले od त्यांचें reer किती व कर्से आहे हें 
समजतें; ब त्या वस्तूंची एकंदर माहिती थोडक्या सुलभ ect 
नीं सांगतां येते. वस्तूंचे ah केले म्हणजे अनेक qua erat. 
चै पृथक्‌ पृथक्‌ स्मरण ठेवण्याचें कारण पडत नाही; व अनेक 
बगौरची सामान्य लक्षणें थोडक्यांत आपले ध्यानांत येऊन आप- 
लले ज्ञानाचा सांठा पुष्कळ वाढतो. उदाहरण, शुभ्रत्वावरून 
शुभनवस्तूंचा वर्ग एक आपण करितो, कारण प्रकाशाच्या संबंधाने 
त्यांजवर होणारें कार्य एकच असतें. चुना, मोतीं, परीटघडी ची 
बस्ब,सफेता,रुथील ह्या बस्तु नरी अनेक धर्मांनी परस्परांडून भिज 
आहेत, तरी Tere असेल तर ह्या सर्वे वस्तु पांढऱ्या दिसतील 
अशी आपली खात्री आहे; आणि ह्या वस्तूंचा उपयोग केला 
असता, ARTS परावर्तन होऊन पदार्थ स्वच्छ दिसतील, असें 
आपणांस SAT, म्हणून आपण घराच्या भिंतींना चुना टेऊम 
त्या स्वच्छ करितो. परीटघडीचीं वजे ब कधी मोती आंग्रा- 
बर घाठून आपण आपला स्वच्छपणा व सौंदर्य दाखवितो. 


aa 


मातीचे चित्रास ब तसबिरीस सफेत्याचा रंग देऊन,त्यांचे काहा 
भाग apa करितों, व घरांतील भांड्यांत week देऊन तीं स्वच्छ 
करितो. तसेंच घराचे mame छत देऊन व भिंतीस कागद 
लावून घरे सुशोभित करितो. घराचे आंतील दाराचे पुढचे 
बाजूस भिंती असल्या तर त्या चुन्यांनीं पांढऱ्या करितों; म्हण 
बे दाराचे आंत चांगला उजेड पडतो. ह्या प्रमाणेच पांढऱ्या 
रंगावर सूर्याचे किरण पडले असतां ते पसरतात,हें ज्ञान झाल्या 
कारणानें सूयीची उष्णता कमी लागावी म्हणून उष्ण मंदेशांतील 
लोक पांढरी वस्त्रें घेतात. अशा अनेक गोष्टी पांढऱ्या वस्तु एके 
बगीत गणल्यामुळे ब त्यांच्या पांदरेपणाचें कार्य मकाशाचे 
संबंधानें एकच आहे असे समजल्यावसन ध्यानांत येतात. 

३४. बनस्पतिवेत्ते आणि सृष्टपदाथेवेत्ते लोक वनस्पतींचे 
आणि प्राणिमात्रांचे भिन्न भिन्न वर्ग करून, त्यांचे लक्षणांचे व 
धर्माचें ज्ञान करून घेतात; कारण एकंदरींत वनस्पति इतक्या 
पुष्कळ आहेत की, fre भिन्न वर्ग केल्याशिवाय त्यांचे धम 
कर्धी लक्ष्यांत येणार नाहींत, किंवा ध्यानांत राहणार नाहींतर 
गहूं , सातू , ब इतर सर्व मकारचीं तृण धान्ये धरून एकंदर 
तृणज्ञाती एके वगीत येतात, व त्यांची सामान्य लक्षणें चांगली 
ध्यानांत राहतात. त्यामुळे ज्यास वनस्पतिशयासत्राची सामान्य 
मादिती आहे, त्यास अमुक वनस्पति तृणजातीपैकीं आढे कीं 
नाहीं, हें सहज सांगतां येईल. apt व पशु ह्यांचे मुख्य 
अन्न बहुधा तृणजातीपासून माप्त होतें; आणि तृणजातीपैकी 
कोणतीही वनस्पति किषकारी नाहीं, असें fee झालें आहे. 
ह्यावरून कोणी बनस्पतिवेत्ता ओसाड परदेशांत गेला, आणि 
त्यास अन्नाची गरज लागली, तर कोणतेही तृणाचीं art घेऊन 


श्र 


खाण्यास त्यास भय वाटणार नादी; परंतु कणिकार कुलांतील 
ह्मणजे RRS नातीपैकीं झाडांची फळें HT खाऊं नयेत; 
कारण त्या झाडांमध्ये "बहुधा तीव विष असते. याममाणेच 
धत्तूरकुलांतील म्हणजे धोतऱ्याचे जातीपैक्री झाडांची फळें अथ- 
वा फुलें खाऊं नयेत; कारण तींही विषकारी असतात. वन- 
स्पतिशास्त्राचे चांगलें ज्ञान झाले म्हणजे वनस्पतींच्या बाती 
wes ओळखतां येतात. कोणतीही नवी वनस्पति दृष्टीस 
पडली, तर ती अमुक कुलांतील आहे, असे एकदम सांगता 
येतें; आणि अमुक वनस्पति घेऊं नयेत, आणि अमुक वनस्पति 
फार जपून घ्याव्या असें ज्ञान होतें. हॅ सर्वे gag पृथकू बगे 
करण्याचें फळ आहे. 

३७. निर्जीब पदार्थ आणि सजीव पदार्थ या cea वर्ग 
केल्यापासून सारखेंच फळ आहे; उदाहरण, सजीवांपैकी मनु- 
ब्यवर्गाचे धर्म अनेक आहेत, अर्स शरीरशास्त्र शिकल्यापासून 
समजतें. द्यारीरश्ास्त्र जाणणार्‍यांस शरिरांतील मत्येक अस्थीचा, 
स्नायुबंधनाचा, स्नायूचा, मज्जातंतूचा, व इतर अषयवांचा 
आकार कसा आहे, व तीं कोठें असतात, हें पर्के माहित असतें; 
परंतु मत्येक मनुष्याचे अवयवांचा आकार dita बहुधा फरक 
असतो. ऱ्यायश्ास्त्रांत अशा फरकांना उपाधि म्हणतात; 
उदाहरण, एके मनुष्याची एक स्नायु दुसऱ्या मनुष्याच्या त्याच 
स्नायूपेक्षा लहान किंवा मोठी असते; परंतु ती स्नायु सर्व मनु- 
ष्यांत असते; म्हणून अमुक स्नायु असणे दे मनुष्याचे लक्षण 
आहे; आणि अशा लक्षणांस न्यायक्ास्त्रांत ब्यापकधर्म म्हणतात. 
रसायन Tete सांगितलेळे पदाथीचे असे स्पष्ट व्यापकधर्म 
पुष्कळ असतात. एखादा पारदर्शक, रंगहीन स्फटिक रसायन 


aR 


आल्तज्ञाचे द्टीस पडला, आणि त्याची परीक्षा करून तो 
पदार्थ लाइमकार्वनेट ( खडु ) आहे असें कळले, म्हणज त्याचे 
सर्व व्यापकधम रसायनशात्रज्ञाचे लक्ष्यांत येतात; आणि तो 
पदार्थ fie मिज्ञ असिडांत ( आम्लांत ) मिळविला अथवा 
विस्तवांत जाळला, तर त्याचें काय होईल हें समजतें. 

३६. पदार्थांचे af करितांना त्यांचे बाह्य साहृ्यावर बाता 
कामा नये. कित्येक पदार्थ बाह्यतः एकसारखे असतात; पण 
sara: भिन्न असतात. देवमासे व मगर ब दुसरीं जनाबरे 
मत्स्याभमार्गे समुद्राचे पाण्यांत राहतात, व कांहीं अंशीं मत्स्या- 
सारखी दिसतात; परंतु ते मत्स्य नव्हत. त्यांस घोडे अगर 
कुत्रे किंवा इतर चतुष्पाद म्हणण्यास चिंता नाहीं. त्यांस पाण्याचे 
तळीं राहून मत्स्याभमार्णे पाण्यांतले पाण्यांत श्वासोच्छात 
टाकतां येत नाहीं. त्यांस श्वास घेण्यास मधून मधून पाण्याचे 
पृष्ठभागी यावें लागते. याममार्गेच पाकोळ्या इतर पक्ष्यापमा्णे 
अंतरिक्षांत उडतात, तरी ते पक्षी नव्हत. त्यांस एक मकारचे 
पंख असतात; पण ते पंख पक्ष्यांचे पंखासारखे नसतात. पाको- 
BU एक मकारचे उंदीर आहेत असें म्हणण्यास चिंता नाहीं. 
git वनस्पतींच्या आकारमानावरून त्यांचे, वृक्ष, झाडे, ged, 
औषधो, अगर तृगें असे वर्ग करण्याचा मघात होता; परंतु 
eat वनस्पतिशास्त्राचा विशेष मसार झाल्यानें असें कळून 
आलें आहे काँ, एखादा मोठा वृक्ष, त्र एखादें अगदीं wera 
झुडूप, हीं एक धमीरची व एक जातींची असतात. गव्हाचे 
लहान हेत आणि मोठमोठय़ा कळकींचें ME ane अथवा 
उसार्चे शेत हीं एकाच कुळांपेकी आहेत. 

Ry. पदार्थाचे वर्ग करितांना जे पदार्थ एकमेकांस ave 


ae 


ata, त्यांचे आपण समुदाय करितो, एवढेंच ate, तर 
मोठे समुदायातील ज्या ज्या पदाथीचें साम्य विशेष असतें, त्या 
त्या पदाथीचे आपण पोटवरगे करितो. उदाहरण, Qa पदाथौचे 
'पोटांत मवाही पदार्थ व अपवादही पदार्थ येतात, त्यांचे qa 
पबाही पदा्ये ब अमवाही दुश्र पदाथर असे दोन पोटवगे होतात. 
आतां एक वर्ग दुसऱ्या वर्गाचे पोटांत येतो, हें दशेविण्याक रिता 
मोठ्या वर्गीस ब तदंतर्गत वर्गास नैयायिकांनीं निरनिराळीं नांवें 
दिलीं आहेत. ज्या मोठ्या बगीत दोन अगर अधिक लहान 
बर्ग येतात, त्यांस बातिबर्ग म्हणतात; व पोटवगौस अंतर्जाति 
मकार, अथवा पोटजाती म्हणतात. ant ares ही 
शुभ्रपदाथीची पोटजाती आहे. “गृह ' हा शब्द जातिवा- 
चक घेतला, तर * राइतें घर ' ही पोटजाती होईल; ब ; रा- 
et घर' ही ait समजली तर * दगडी राहर्ते घर,' * वीटवं- 
दी राहते घर ' अश्या त्याच्या पोटबाती होतील; ब त्याचेही 
भेद पाहतां पाहतां एकांत एक अश्या पाहिजेत तितक्या पोट- 
बाती होतील. असें, AT राहतें बीटबंदी घर, * मोठें Tes 
Peat घर' इ०- 

३८. एखादा मोठा वर्ग घेऊन त्याचे बिभाग करणे कधी 
कर्थी बरेंच कठिण पडते. त्या वगीत जितके मकार आपणात 
आठवतील तितके वेगळे बेगळे घेऊन विभाग करण्याचा सांम- 
दाय आहे. उदाहरण, नौका वगत जितक्या होड्या वल्ह्यांच्या 
ब॒ भवजारांच्या असतील तितक्पा सर्व घाळून, पढाव, फतेमा- 
ऱ्या, वतेले, मचवे, बद्दार्जे, गलबतें, तिरकटी and, आगबोटी 
बरे af नौका घालण्याचा मघात आहे. भारवाहक PY 
बगत Ra, बैल, खेचरे, गावे, इंट FR पद्य घालण्याचा 


a4 


ाप्रदाय आहे. पुस्तक वर्गांत शास्त्रीय पुस्तके, पुराणें, इति- 
हास, मूगोलवणन, बखरी, कार्ये, कलावर्णेने, स्तोत्रे, ata. 
ऱ्या, नाटकॅ, मासेक पुस्तके A घालण्याचा मघात आहे; 
परंतु सदईूममाणें वर्गविभाग करिवांना न्यायश्षास्ज्रदष्ट्या पुष्कळ 
चुका होण्याचा Gag आहे. 

३९. मथमतः जे पोटवर्ग आपण करितो, ते परस्परव्यापक 
होण्याचा संभव असतो, म्हणजे त्यांवर अतिव्याप्रि हा दोष 
येतो. ही परस्परब्याष्ति फार बारीक बिचारार्ने टाळली पाहि- 
जे; उदाहरण, ' हिंदुलोक ' ह्या वगीचे पुरुष, बायका, मुलें 
भणंग, भिकारी, आंधळे, कहिरे, मुके, एतहेशी, परदेशी लोक 
असे पोटवर्गे अथवा विभाग केले, तर मोठी ठळक चुक अशी 
होईल की, भणंग, भिकारी, आंधळे, बहिरे, व परदेशी ह्या सर्व 
aha fern, पुरुष, मुलें असतीलच; आणि एक वेळ पुरुष, 
स्त्रिया, व मुलें निरनिराळीं मोजली, व पुनः अंधळे, बहिरे 
मोजले, तर दुबार मोजणी होऊन हिंदुलाकांची वाजवीपेक्षा 
फाजील संख्या dts. भणंग आणि भिकारी हे दोघे ae 
खेच असतात. त्यांचा फरक समजर्णे अंमळ कठिण आहे. 
शिवाय Pat लोक आणि परदेशी लोक ह्यांत आंधळे, 
बहिरे, 9%, येण्याचा संभव आहे. ह्याममार्गेच पुस्तकांचे वग 
केले, त्यांपैकीं पुराणें, नाटके, कधीकधी काज्यरूपार्ने असतात; 
a इतिहास व भूवर्णनें हीं पुराणांत असतात; त्यामुळें सदरी 
पुस्तकांचे विभाग सांगितले, त्यांत परस्परब्याश्तीचा दोष 
पुष्कळ आहे. भागवतांत सदरी सांगितळेळे सर्व मकारचे 
म्रंथांचा मासला आहे, ह्यावरून त्या पुस्तकास कोणते वर्गा- 
ब्र घालावे दं समजणार नाडी. याकरिता सदरी बिभाग क- 


RR 


र्ण्याची पद्दत सांगितली, ती ऱ्यायक्षास्त्राच्या दृष्टीने अगदी 
चुकलेली आहे, casa नाही, तर अगदीं निरुपयोगी आहे. 
तथापि अनेक पुस्तकालयांतून, व अनेक गृहस्थांचे घरचे प्रंथां- 
ची सदरी लिहिन्याममाणें व्यवस्था केलेली असते. 

४०. सदरी सांगितल्याम्रमाणें बिभाग केल्यापासून दुसरा 
दोष असा आहे कीं, ज्या मोठे TAMA पोटवर्ग आपण करितो, 
त्या मोठ्या वर्गातील सर्व वस्तूंचा deat समावेश होत 
नाहीं; म्हणज त्यांबर अब्याप्तीचा दोष येवो. उदाहरण, भार- 
वाहक og घोडी, बैल, खेचरें, गाढवे, उंट असे पोटवर्ग के- 
ले तर त्यांत सर्व भारवाहक aq येत नाहींत. कित्येक लोक 
टोणग्यांवर, बोकडांवर ओझी घालतात; व रोहीवर आणि 
हत्तीवरही aot कधी stat घालतात. दक्षिण अमेरिकेत लामा 
नांवाच्या जनावरावर व उत्तरधुवाकडे रॅंदीयर नांभाच्या बनाव- 
uaz ओझी बाहतात. सदरी सांगितलेले नौकावर्गाचे बिभा- 
गांत नुसत्या चक्रांनीं चालाबयाजोग्या होड्यांचा अथवा मण- 
aatear Fata समावेश होत नाही- 

४१. परंतु, हे सर्व दोष न्यायशास्ज्राचे रीतीनें बगौचे विभा- 
ग केले असत sam होत नाहोंत. न्यायझ्यास्त्तराची रीत अश्री 
आहे की, मत्येक जातोचे दोन विभाग करावे, दोहोंपेक्षा अधि- 
क करू नयेत. एका पोटजातींत कांही एका गुणांचे पदार्य 
घालावे; व दुसर्‍या पोटजातींत त्या गुणांच्या अभावाचे बे 
असतील ते घालावे; उदाहरण, ' घरें ' ह्या जातीचे “ बीटबंदो 
at,’ व ' विन विटांची घरें ' असे दोन विभाग करावे, झणजे 
त्या विभागांत सदरीं सांगितलेले दोष असत नाहीत. रे 
fact व कसकशी असवात, हें जरी ठाऊक नसलें, तरी ' वी- 


aw 


टबंदी घरें ' व Rata घरें ह्या दोन आतीमध्यें सर्व घरां- 
चा समावेदा होईल; परंतु घरांचे खालीं लिहिल्याप्रमाणे एक- 
दम विभाग केले असतां खाली लिहिल्याप्रमाणे दोष येईल. 





बीटबंदी ल. दुग. tant मोग. कार. रद्याचीं लोखंडी aint 
सदरचे बिभागांस असा दोष येतो कीं, सदरी तांगितलेले 
दब्याखेरीब इतर द्रव्यांची घरें असण्याचा संभव आहे. आस्त्रे- 
लिया बेटांत wii घरें माडाच्या सालीचीं करितात. उत्तरधु- 
वाकडे कांहीं लोक बफोच्या घरांत राहतात. aq, राहोटय़ा 
हीं एक मकारचीं कापडी dt होत; आणि कागदांची, पॅंदयाची 
aie घरें होण्याचा संभव आहे; परंतु ्यायद्यास्त्राच्या रीतीर्ने 
दोन दोन पोटवर्ग केळे, तर सदर्हू दोष येण्याचा dust नाहीं. 
नैयाथिक लोक खालीं लिहिल्याप्रमाणे विभाग करितात. 


at 
| 


i | 
बीटबंदी ब्रिनविटांची 


| i 
दगडी बिनदगडांची 
| 





| | 
लांकडी बिनलांकडांचीं 


i 
i | 
लोखंडी बिनलोखंडी. 
सदरचे घरांत अमृक घराचा समावेश होत नाहीं, असे 
नाहीं, कारण एखादें घर वीटबंदी अथवा दगडी अथवा लाँ- 
अशी अथवा लोखंडी नसलें तर तें बिन लोखंडी' 'बिनलांकडी' 
* 





ae 


शंबिनदगडी' आणि * विनविटांचीं ' या विभागांत येणार आहे. 

४२. agama * पदार्थ ' या जातीचे दोन दोन विभाग 
केले असतांना त्यांपैकी एके विभागांत जें पाहिजे तें द्रन्य येईल; 
ब अमुक पदार्थ दोन्हीं विभागांत येतो as होणार नाहीं; उ०, 
पदाथीचे ' घन अथवा अपवाही ' आणि “ प्रवाही ' wa दोन 
बिभाग केले असतां त्या बिभागांत सर्व पदा्थीचा समावेश हो- 
ईल. आतां अमवाहीपणाचे भिन्न fire मकार म्हणजे ' थोडे 
अप्रबाही ' ' फार अप्रवाही ' असे आहेत; उदाहरण, गोंद, 
लुकण, लांबी हे पदार्थ अर्धे अपवाही आहेत असें म्हणतां ये- 
ईल; परंतु ते पूर्णपणें अमव!ही नाहींत, तर अमबाही नव्हेत 
असे जे पदार्थ आहेत त्यांच्या वर्गौत येतील. आवश्‍यक वाट- 
ल्यास चिकट अथवा अधेंपरबाही असा एक निराळा पोटवर्ग 
प्रवाही ह्या पोटवगीचे पोटांत करावा, म्हणजे आपले विभाग 
बरोबर आहेत we दिसून येईल, पदार्थजातीचे खालीं लि- 
दिल्याममागें विभाग करावे. 

पदार्थ 

शण] 

अमवाही Rete: 
fase Reet 


I i 
मवाही मवाहीनव्हेतते 





॥ | 
aT बायुमयनव्हेतते. 


RE 


सदरचें कोष्टक पाहतांना असें लक्ष्यांत ठेविलें पाहिजे कॉ, 
मवाडी वस्तु चिकट वस्तूंपैकीं नव्हेत, व अमबाहीपैकी नव्हेत. 
ada वायुमय पदार्थ प्रवाहींपैकीं नव्हेत, चिकट पदाथीपैकी 
नव्हेत, ब अमबाहीपिकींही नव्हेत. सदरी सांगितल्याममाणें 
विभाग केले असतां त्यांत न्यायक्षास्रदृष्टया कोणताही दोघ येत 
नाही; कारण अमबाही म्हणजे काय, चिकट म्हणजे काय, मवाही 
म्हणजे HT वायुमय म्हणजे काय, हें भापणांस वरोबर समजले 
म्हणजे कोणताही पदार्थ ह्यापैकी कोणत्यातरी एक विभागांत येईल, 
‘fanz रवर ' अथवा 'मुरंबा' अपवाही पदार्थात येत नाहीं, 
असें जरी as तरी हे पदार्थ अप्रवाही नव्हेत, किंवा 
चिकट नव्हेत, मबाही नव्हेत, किंबा बायुमय नव्हेत अते जे 
प्रकार आहेत त्यांत येतील, 

ह्याप्रमाणें विभाग करणें हें अंमळ चेंगट व गैरसेदिचें 
काम आहे; तथापि न्यायद्यास्त्रदृष्ट्या हीच sata बरोबर आहे. 
कोणत्याही जातीच्या पोटजाती सदरचे नियमास अनुसरून के- 
ल्या असतील, तर मात्र बरोबर होतील, विभाग करितांना a 
भाववाची परदे योजिलींच पाहिजेत, अलें नाहीं. नियम मात्र 
चुकतां कामा नये. 

we. आपण ae या जातीचीं * बीटबंदी घरें! अश्ी एक 
पोटजात केली त्यामुळें काय होतें Es. एकंदर घरें जितकी 
आहेत, तितकी वौटबंदी घरें नाहोंत है उघड आदे; कारण 
बीटबंदी at म्हटलें म्हणजे त्यांत दगडी, लोखंडी, FH घेरे 
येत नाहींत. ह्यामुळें बीटबंदी घरें ar पोटबातीची व्याप्ति घरें 
या जार्तांचे व्याप्तीपेक्षांकमी आहे. ( पहा कलम २२ ). ज्या प- 
दार्थांना बीटबंदी घरें अर्से म्हणाबयारचे त्या पदार्थांची संख्या 


vo 


weer घरांचे संख्येपेक्षा कमी आहे. याममार्णे पोटजातींची 
व्याप्ति कमी असते; पण पोटजातिवाचक दाब्दांचा अर्थ जास्त अ- 
सतो. बीटबंदी घरें या शब्दाने केवळ घरें लक्षित होत नाहींत; 
कारण त्यांची रचना विटांनी केलेली आहे, असें ofa होतें. 
पोटआातिवाचक शाब्दांनीं आस्ती गुणांचा निर्देश होतो, याक- 
Rat पोटजातिवाचक शब्दांची बोधकता जास्त असते. आाति- 
वाचक पदापेक्षां पोटजातित्राचक पदापासून जास्ती गुणांचा 
बोध होतो. 

88. म्या गुणांच्या योगानें एके नातीच्या दोन अगर अ- 
धिक पोटजाती होतात, त्या गुणांस अवच्छेदक अथवा व्याव- 
aa धर्म म्हणतात. atin कलमांत बीटबंदी घरें अशी पोटजाति 
केली, त्या पोटजातीचा 'बीटबंदी' हा व्यावर्तक धर्म होय; कार 
रण * वीटबंदी ' या दाब्दानें वीटबंदी घरें इतर सर्व घरांदून 
ब्याबृत्त अथवा Pra होतात, घरांचे एकंदर जे घम आहेत, 
त्यांत वीटबंदी हा धर्म मिळविला म्हणजे वीटवंदी घरें या पोट- 
जातीचे सर्व धमीचा बोध होतो. सर्व घरांचे सामान्य धम घे- 
ऊन त्यांत विशेष अथवा व्यावर्तक धर्म मिळविला म्हणजे पोट- 
जातिबाचक दाब्दाचें लक्षण होतें. यावरून लक्षण म्हणजे कोण- 
त्याही वर्गीचे अवच्छेदक धर्म सांगून त्या वर्गाचें स्पष्टीकरण क- 
HE होय; आणि लक्षण सांगितल्याने सदहू वगीत कोणत्या 
aq येतात, ब कोणत्या येत नाहींत, हें सहज सांगतां येते. 
ज्या पदार्थबगीबिषयीं वाद पडला असेल, त्या daa ल- 
क्षण बरोबर करितां आलें, तर मोठा उपयोग होतो; परंतु व- 
रोबर लक्षण करणें बहुधा कठिण असतें. बीटबंदी घराचें लक्षण 
म्हटलें म्हणजे त्यांत सामान्य घराचें लक्षण येऊन Tae’ हा 


४१ 


आस्ती गुण सांभितला पाहिजे; आणि घराचें लक्षण कसें BOF 
हॅ बरोवर समजलें पाहिजे. 

४५. कोणत्याद्दी वस्तूर्चे लक्षण सांगतांना त्या बस्तूचे सर्व 
धर्म सांगितले पाहिओेत, असें समजूं नये. कोणताही वस्तुवर्ग 
घेतला, तरी त्यांतील कांहों बस्तूंचा fra गुण असतो, तो 
त्याच वर्गीतील दुसऱ्या वस्तूंमध्ये मसता; आणि असा एकदेशी 
गुण त्या वर्गाचे लक्षणांत आणतां कामा नये. कांदीं विटा aT 
बड्या असतात, कांहीं पांढऱ्या असतात, न कांहीं काळसर 
असतात. याकरितां तांबडेपणा हा वीटबंदी घराचा व्यावर्त्तक 
धर्म नव्हे; आणि बीटबंदी घराचें लक्षण सांगतांना तांबडेपणाचा 
धर्म सांगूं नये. तांबंडेपणा हा त्या पोटजातीचा कादाचित्क धर्म 
होय: जे गुण अथवा बी स्थिति एखादे वर्गांत नियमेंकरून 
असत नाहीं, त्या स्थितीला अथवा त्या गुणांना कादाचिक्त गुण 
म्हणावें. या शिवाय मत्येक वर्गातील सर्वे वस्तूंमध्ये कांदीं असे गुण 
असतात Fi, ते लक्षणांत सांगण्याचे कारण नसतें. त्या गुणांना 
अवच्छेदक धर्म म्हणत नाहींत; त्यास विदोष धर्म म्हणतात. 
मजबुती हा बीटबंदी घराचा विशेष धर्म आहे. गव्हांचा खा- 
carder असणें हा विदोष धर्म आहे. तृणकुळांतील सर्व वन- 
स्पतींचा विषक!री Tat हा विशेष धर्म होय. या वस्तूंची 
लक्षणें करितांना त्यांचे सदरी सांगितलेले विशेष धर्म सांगण्याचे 
कारण नाहीं. 

४६. वस्तूंचे वर्ग करगे, ब त्यांची बरोबर लक्षणें सांगणें 
फार उपयोगी आहे; कारण वर्ग करून लक्षणें समजली म्हणजे 
वस्तूंचे ब्यापक धर्मे aes समजतात. आपल्या आसपास जि- 
aaa बस्तु आहेत, तितक्यांचे धर्म अनियमितपणे परस्परांशी 


BR 


मिसळलेले असतात, असें नाहीं. कांहीं धर्म कार्यकारणभा- 
at उत्पन्न होतात, व कांहीं धर्म इतर संबंधांनीं संबद्ध अस- 
तात. भूमितीपैकीं आढृतीवरून ही गोष्ट विशेष स्पष्ट होईल. 
त्रिकोण म्हणजे सरळ रेघांनी झालेली तीन बाजूंची आर्हात, हें 
त्रिकोणाचें लक्षण आहे. ह्यांत सरळ रेघांनी झालेली आहृति. 
ही जाती होय, व “तीन बाजूंची' हा भेदक धर्म आहे. या धर्मोने 
चार, पांच किंवा अधिक बाजूंच्या आढृति जिकोणापातून व्यावृत्त 
अथवा भिन्न होतात; परंतु त्रिकोण म्हणजे तीन बाजूंची 
आहाति एवढ्यानें त्रिकोणाचे सर्वे धर्मार्चे वर्णन होत नाहीं. 
त्रिकोणाचे aT धर्म अनेक आहेत : ज़िकोणांतील तीन 
कोनांची बेरीज दोन काटकोनावरोबर असतेः रिकोणाचे 
nae बाजूचे दोन समभाग करून मध्याबंदूपासून लंब रेघा 
काढल्या असतां त्या एके बिंदूंत मिळतील; आणि त्याप- 
ata मत्येक कोन दुभागून सरळरेषा काढल्या असतां 
त्याही एके बिंदूंत मिळतील. याप्रमाणें सर्व त्रिकोणांस लागू 
असे अनेक धर्म असतात; आणि ते सिद्धांवरूपानें भूमिती- 
मध्यें सांगितलेले असतात. oft आकृति एका वक्ररेधेनें वेष्टित 
असते, ब जीमध्यें असा एक विंदू असतो कीं, त्यापासून aH 
Rada कितीही सरळ रेघा काढल्या असत त्यांची लांबी सा- 
रखी भरते, हॅ वतुळाचें लक्षण झालें; परंतु वर्षुळाचे fray धर्म 
असंख्य आहेत. ते कोणत्याही भूमितीचे पुस्तकांत पूर्णपणें सां- 
गत! aay नाहींत. 
धडा ८ वा. 
वाक्यांविषयीं. 
४७. मागील धड्यांत न्यायशास्त्राप्रमाणें पदे म्हणजे काय 





aR 


ह्याचें कारणापुरतें वर्णन झालें. आतां न्यायशा ज्राममार्णे वाक्ये 
म्हणजे काय ह्याचा विचार करू. सामान्य वाक्यांमध्ये दोन 
पदे व तिसरें क्रियापद असतें, ( असें कलम ११ मध्यें सांगि- 
ad.) कोणताही दोन पदें एकत्र ठेवली, आणि त्यांत क्रियापद 
नसलें, तर त्यांचा परस्पर संबंध आहे कीं नाहीं, हें कांहींच 
समजणार नाहीं; आणि एक पदाशीं दुसऱ्या पदाची सांगड 
घातल्याशिवाय त्यांचा संबंध आपणांस तरी समजला आहे कीं 
नाहीं, व तो संबेध आपण योग्य रीतीनें दाखबतो कॉ नाही, 
हें समजणार नाहीं. वायु, हा शब्द नुसता SAH, व दुसरें 
कांही उ्चारलें नाहीं, तर आपल्या मनांत काय आहे, व आ- 
पण कांहों अर्थ उद्देशून बोललो आहों ai नाही, हें कोणास- 
ही समजणार नाहीं; परंतु ay थंड आहे, किंवा उष्ण आहे' 
असें म्हटलें असतां आपण जें वाक्‍य उच्चारतो, त्या वाक्‍यांतील 
वदांचा परस्पर संबंध सर्वास समजून आपण म्हणतो हॅ खरें कीं 
नाहीं, याविषयीं मत्येक मनुष्य आपला अनुभव पाहतो; आणि 
आपण कांहींतरी अथेबोधक वाकय बोललो असें at लोक ग्र- 
ode. वाक्यातील पदांचा अर्थबोध होण्याकरितां त्यांचा 
परस्पर संबंध ठेवणें ह्याला संस्कृतांत पदाकांक्षा म्हणतात. 
वाक्याचे दुसरें उदाहरण घेऊन, वाक्य म्हणजे काय, यावि- 
षर्या विचार करूं. “नाणीं धातूंची केलेलीं असतात.' या वाक्यांत 
“नाणी हें पदार्थओोधक सामान्य पद आहे. “धातूची केलेली' हॅ 
इसरेपद आणि 'असतात' हें क्रियापद. सदरहू वाक्यावरून असा 
अर्थ मनांत येतो कीं, “धातूंची केलेली' हें धर्मवाचक पद सर्वे ना- 
ग्यांना लागू आहे. सदरहू वाक्यांत “नाणी ह्या वस्तूंविषयी मुख्य- 
लें आपण विचार करितो, म्हणून'नाणी' हें त्या वाक्‍यांतील उद्देश्य 


ee 


wort विचार करण्याचा विषय आहे. या पदास व्याकरणांत 
कर्ती म्हणतात; आणि इतर area उदेश्य म्हणतात. मत्येक 
वाक्यांत डददेश्यपद बहुधा प्रथम असतें, त्यामुळें ओळखतां येतें. 
nga केलेलीं या पदास Aa म्हणजे गुणवाची पद म्हणतात. 
“असतात” या तिसऱ्या पदास क्रियापद म्हणतात. याममार्णे 
प्रत्येक वाक्यांत बहुवकलन उददेश्यपद, विधेयपद आणि क्रिया- 
पद अशीं तीन पर्दे असतात. 

४८- सदरहू वाक्याचा अर्थ अन्य रीतीनें स्पष्ट करितां येई- 
a. tat नाणीं धातूंचा केलेलीं असतात,' याचा अर्थे असा आ- 
हे की, नाणी जरी पृथ्वीवर पुष्कळ आहेत तरी धातूंचे BSA 
पदार्थ पृथ्वीवर पुष्कळ नास्त असून त्यांपैकीच नाणीं दे पदा- 
थै आहेत. धातूंचे केलेले सर्व पदार्थांचा ढीग केलेला आहे- 
असें मनांत आणून त्यांपैझॉं नाणीं वेचून काढलीं तर सर्वमका- 
रची नाणीं येतील; आणि कांहीं नाणीं ag दिलेले feria 
नाहींत, अशी असतील तर तीं धातूंची केलेली नव्हेत, असें सहज 
अनुमान Cts; कारण धातूंचे सर्व विवक्षित पदार्थ सदर्हू ढि- 
गांत घातले भाहेत, अते गृद्दीत आहे. यावरून TAT ET 
ज्ञे ज्यांत उद्देश्य पद म्हणजे कोणी वस्तु अथवा वस्तूंचा वर्ग 
असून ती बस्तु अथवा तो बग, बिधेय पदाने सूचित अशा वस्तूं- 
चा जो मोठा वर्ग असतो त्यांत येतो, ते. असा बाकयाचा अर्थ 
झाला. 

४९. वाक्यामध्ये stay, विधेयपद, आणि क्रियापद 
acd सांगितलेल्या क्रमाने येतात, असें बर सांगितलें; परंतु 
लिहिण्यांत अगर बोलण्यांत अमुकच क्रमार्ने येतील अता नि- 
यम नाहीं. et wet fare प्रथम घाळून उददेश्यपद मा- 


४५ 


गून येतें; उदाहरण, 'उत्तंम गोष्ट म्हटली म्हणजे सत्य आहे.' 
ुलांचें कर्तव्य शाळेत ज्ञागें होय.' या वाक्यांत विधेयपद को- 
ot व उदेश्यपद कोणतें हें शब्दाचे स्वरूपावरून व अथीवरून 
जाणलें पाहिजे. 'उत्तम गोष्ट' आणि 'मुलांचें wasn’ हीं पदें वि- 
Vans aida, आणि 'सत्य' व “शाळेंत aT ही उद्देदयपदे 
आहित. कधी कधी बाक्यांतील क्रियापद स्पष्टपणें पृथक्‌ नसते. 
“सूर्य मकादतो, ' या वाक्यांत दोनच पदें ata; परंतु विधेय- 
पद आणि क्रियापद हीं दोन्ही एके क्रियापदांतून पृथकू काढ- 
ण्यासारखीं आहेत. gh मरकाशयुक्त आहे' अर्से पूर्ण वा- 
क्य होईल. संस्हृतांत wat कधीं एके क्रियापदांत तिन्ही प- 
दांचा समावेद्य करितात. 'यजति' या दान्दांत यजमान यज्ञ- 
करणारा आहे अशा तिन्ही पदांचा समावेश होतो. व्याकरण- 
NAPA अभ्यास केला म्हणजे एके पदानें तिन्ही पदांचा क- 
सा fata होतो हें समजेल. 


५०. वार्क्ये अनेक प्रकारची आहेत. सदरी वाक्य सां- 
गितलें, तें सत्तावाचक म्हणजे अस्तित्व दर्शविणारे वाक्य आहे. 
निवेधकवाक्यांमध्यें उद्देश्यपदाचें नास्तित्व निर्दिष्ट होतें; उदा- 
हरण, aii बिदाही नसतात' या areata 'नाणीं' आणि 
Pee ह्या दोन पदार्थवर्गाविषयां विचार आहे. जेवढे वि- 
दाही पदार्थ म्हणजे लांकूड, कोळसा, तेल, कापूर AMT aida, 
त्यांत नाणीं येत नाहींत. विदाही पदाथौचाच कोठें तंप्रह केला 
असल्यास त्यांत CHAT नार्गे सांपडणार नाहीं; THA नाण्यांचा 
संप्रह केला असल्यात, त्यांत विदाही cer मिळणार नाहीं. 
ह्याप्रमागें निषेधक वाक्यामध्ये उद्देश्य व विधेय ह्यांचा एकमे- 
कांत समावेश न होतां तीं aad gag आहेत असें THRE 


9६ 


असून ऐके aha दुसरे वर्गाचे पदार्थ येत नाहींत, असे विधा- 
न केलेलं vat. निषेधक वाक्यांत 'नाहीं' अथवा a अथवा 
“कधीं नाहो,” अथवा 'कोठें नाही, असे निंषेधक दाब्द अस- 
तात. त्यावरून निवेधक वाक्‍य सहज ओळखतां येतें. 

५१. ata सत्ताबाचक वाक्य व Pree वाकय असे वा" 
क्यांचे दोन प्रकार सांगितले; पण वाक्याचे आणखी मकार आ- 
हेत, ते सांगितल्याशिवाय gate विषय समजणार नाहीं. संभा- 
बना वाक्यें असाही एक तिसरा प्रकार आहे. त्यांत Seer 
बिघेयांचा संबंध निश्चयात्मक सांगितलेला wet. पाऊस प- 
डला तर पीक येईल. ह्यांत पाडस आणि पीक ह्यांचा मत्यक्ष 
संबंध TARGET नाही; पण पाऊस पडर्णे, आणि पीक येर्णे, 
ह्यांचा परस्पर संबंध दर्शविला आहे. दारू ओली असली ततर 
बार होणार नाहीं, ह्यांत दारू ओली असणें, आणि' बार न हो- 
गे, ह्यांचा परस्पर संत्रेध दर्शविला आहे. सदरचीं दोन्ही वा- 
a सांमावेक आहेत; पण एक संभवसत्तावाचक व दुसरें संभव 
निषेधक आहे. दारू ओली असल्यास बार नहोगें यांत नि- 
er आहे, तो असा की, ग्याज्या वेळीं दारू ओली असते, त्या 
त्या बेळीं ती बार होणाऱ्या वस्तूमध्ये गणतां येत नाहीं. सं- 
भावना वाक्यांत बदुधा 'तर' हा संकेतबोधक Tee असतो; 
परतु संभाबनाबार्ब्ये आणि प्तामान्यतः सत्तावाचक व निपेधक 
वाक्यें ह्यांचा फारसा फरक आहे असें म्हणता येत नाहीं. सदर- 
चीं दोन्ही संभाबनावार्क्ये 'पाउप्तापासून पीक येते, आणि 
“ओल्या दारूचा बार होत नाही अशा सत्तावाचक व निवेधक 
र्यांनी लिहितां येतील; ब 'तर' हा शब्द घालावयाचे मुळीं 
च कारण राहणार नाहीं- 


ge 


५२. पक्षांतरवोधक वाक्यें म्हणून वाक्यांचा आणखी एक 
मकार आहे, त्यांत * किंबा ' aaa’ हे शब्द असतात. 
उ०, aia सपाट किंवा उखखाखर असते. कमानी बाटोळ्या, 
अथवा मध्यें कोंचदार करितात. विशाळकोन, काटकोन, अ 
थंबा लघुकोन असे कोनाचे तीन मकार आहेत. ह्या वाक्यांत 
वस्तुतः विधेयपदे एकापेक्षा अधिक असून उदेश्‍यपदांशीॉ 
त्यांचा पृथक्‌ yaa संबंध असतो. कमानी नेहमीं अगदीं वा- 
diana करितात असा नियम नाहीं. त्या वाटोळ्या नसल्या 
तर त्यांस मध्यभागी टोंक असतें. मध्यभागीं टोक नसलें तर 
वाटोळ्या असतात, असा उदेइयविधेयांचा पृथक्‌ पृथक्‌ संबंध 
असतो. यावरून सदरचे वाक्यांस पक्षांतरबोधक वाक्यं म्हण- 
तात; आणि पक्षांतरबोधक वाक्यांचा अनुमान करण्याचे कामां 
फार उपयोग आहे; परंतु पक्षांतरबोधक Taga विचार करणें 
अंमळ गूढ आहे, याकरितां अनुमानपकरण झाल्यानंतर aT 
विषयीं बिचार करूं. 

९९. सत्तावाचक वाक्यें व निवेधक वाक्यें ह्यांचे, कधी कधीं 
star ब विघेय ह्यांच्या संख्येचा विचार केला अत्ततां, निर- 
निराळे मकार होतात. Feet सूचित जे पदाथ त्यास 
पैका किती पदार्थौशी विधेयपदाचा संबंध आहे, हॅ कधी 
aa वाक्यांत संख्यावाचक सर्वनामांनीं स्पष्ट केलेलें असतें. 
आकाशांतील af मेघ पाण्याचे कणाचे असतात, असें म्हटळें 
तर अंवरिक्षांत नेबढे ढग आहेत, तेवढे सर्व पाण्याच्या कर्णानी 
झालेल्या वस्तूंच्या वगीमध्यें येतात, असा अर्थ होतो. gH, 
न्याहाडा (डोंगराचे शिखराबर पहाटेस धुर्के असतें ते) वाफ, 
PR पाण्याचे कणाचे पदार्थ अनेक आहेत, त्यांपैकीं मेव आ- 


४८ 


हेत, असा अर्थ होतो. आणि जितके मेघ आहेत तितक्‍या 
atta पाण्याचे कणाचे केलेले हें विशेषण लागू पडतें. यावरून 
सदरचे वाक्यात समुदायिक वाक्य म्हणतात; कारण त्यांतील 
fata steer सूचित अश्या सर्वे वस्तूंस लागू पडतें. 

५४. कांहीं मनुष्ये बहिरी gat असतात. या वाक्यांत उ- 
Rare मनुष्यसंख्येच्या काहीं भागाचें निर्देशक अस्ते, म्ह" 
घन अश्या वाक्यांना एकदेशी वाक्यें म्हणतात. कांहीं हिंदुलो- 
काना हँग्रजी बोलतां येतें : बरेच हिंदुलोक विद्वान आहेत. 
कांहीं पुस्तकें नुसत्या माहितीने भरलेलीं असतात : मोठा पा- 
ऊस पडण्यापूर्वी वायुभारमापक येत्रांतील पारा बहुधा खालीं 
येतो: हीं सर्व वाक्यें एकदेशी होत. एकदेशी वाक्ये सत्तावाच- 
क व निषेधक अशीं दोन मकारचीं असतात. कांहीं विहियेचे 
पाणी पिण्या योग्य नसतें, हें एकदेशी निषेधक वाक्य आहे. 
समुदायिक वाक्येंही निषेधक व सत्तावाचक असतात. यावरून 
वाक्यांचे व्यापक मुख्य चार मकार आहेत. समुदायिक सत्ता- 
बाचक Tat sare निषेधक aad, एकदेशी सत्ता वाचकवाक्यें, 
आणि एकदेशी निषेधक वाक्यें, या चार प्रकारचे वाक्यांपैकी 
मत्येक बाक्‍याचा बरोबर अर्थ व त्यांचें wt स्वरूप ह्या विषयी 
विशेष विचार केला पाहिजे. 

५५. एके पदाने निर्दिष्ट अशा सर्व वस्तूंचे विधान करणें 
असतें, त्यावेळी त्या पदाचा व्यापक रीतीर्ने मयोग करितात; 
आणि अशा पदास नैयाईक व्यापकतावच्छिनन पद म्हणतात. 
“सर्वे नाणीं धातूंची केलेलीं भाहेत' या वाक्यांत नाणीं या पदाचा 
व्यापक रीतीर्ने मयोग केलेला आदे, असें 'सर्व' या संख्या- 
बाचक विद्षोषणावरून स्पष्ट होतें; कारण माण्याविषयीं नें 


४९ 


विधान केलें आहे, तें मत्येक नाण्यास लागू आहे; परंतु याच 
बाकयांतील Pyare एकदेशी आहे,-व्यापकतावच्छिन्न नाहीं, 
कारण धातूंच्या केलेल्या सर्व वस्तु नाणी होत असें HTT म्हणतां 
येणार नाही. सर्व नाणीं धातूची केलेलीं आहेत, या वाक्याचा 
अर्थ इतकाच आहे कीं, जितकीं नाणीं आहेत, तितकीं सर्वे 
धातूंच्या वर्गात येतात. नाणीं हा घातुमय वस्तूंचा एक भाग 
आहे, दुसऱ्या धातुमय वस्तु अनेक मकारच्या असतात. याव- 
रून ad ध्यानांत ठेविलें पाहिजे की, समुदाथिक सत्तावा- 
चक वाक्यामध्ये उददेश्यपद माज व्यापकताबच्छिन असतें, fr 
घेयपद व्यापकतावच्छिन्न नसतें. 


७६. सदरचे वाक्याचा अर्थ विशेष स्पष्ट करण्याकरिता 
खालीं लिहिलेली युक्ति योजिली आहे. शेळपा, Hem, गाई- 
म्हशी, यांचे कळप समजून अमुक गाई अमुक कळपांतल्या 
असें आपण दर्शवितो, त्याममार्गे बाकयांतील पदांनी निर्दिष्ट 
झालेल्या वस्तूंचे कळप म्हणजे वर्तुळे आहेत, असें आपण Key. 
घातुमय ad एक मोठें वर्तुळ आहे असें समजून, at 
नाणी या वस्तूंचे एक लहान वर्तूळ आहे असें आपण Reg. 


(oom | 


we 


सदरील आाठतींत amet fe मोठे बतुळाचे पोटांत 
आहे. anaes सर्व नाणीं धातुमय वस्तूंचे वर्गांत येतात, हें 
स्पष्ट होईल. 

७५. ज्या वनस्पतींस राजहदेस अगर सीतेचे-गौरीचे केश 
म्हणतात, त्यांस फुलें येत नाहींत. हें वाकय समुदायिक निषे- 
धक आहे. याचा अर्थ काय हें पाहूं. राजबहसनामक वनस्पति 
& पद ग्यापकतावच्छित्न आहे; कारण तसल्या सर्ज वनस्पती 
विधयां विधान आहे; परंतु फुलें येणे हें विधेयपद व्यापक रीती- 
नें योजिलें आहे कीं नाहो, हें सांगण्यास सर्वे सपुष्प वनस्पती” 
चा ata करून कोणतीही वनस्पति सपुष्प असून राजहेसाचे 
ata येत नाहीं, अश्री खात्री झाली पाहिजे; कारण एखादी 
वनस्पति सपुष्प असून राजहंसाचे ania येईल, तर सदरचे 
वाक्य खोटें होईल. यावरून राजहेतनामक सर्वे वनस्पति 4 
सर्वे सपुष्प बनस्पति यांचे ah अगदीं पृथकू आहेत, अथवा 
यांचा परस्पर संबैध नाहीं असें सदरचे वाक्यांत TAT आहे. 

७८. आहृति दोन यांत परस्पर Gig नसणारे राजहंस व 
सपुष्प वनस्पति ह्यांचे वर्ग दर्शविणारी ays काढलीं आहेत. 


(ईत) 
। 
डय >, (>) वनस्पति 
आळृति २. 

एक्के वर्तुळाचा दुसरे वर्तुळाशीं अगदीं संबंध कामाचा नाहीं. 
एके वर्तुळाचा यत्किंचित भाग दुसरे ajata येईल तर सद- 
रचे arate विधान खोटें होईल. यावरून लक्ष्यांत ठेव- 


wy 


ग्यासारखी गोष्ट अशी आहे कीं, समुदायिक निघेधक-वाक्‍यांत 
उदेश्य आणि विधेय हीं दोन्ही परदे व्यापक रीतीनें योजलेली 
अथवा व्यापकतावच्छिन असतात. 

७९. एकदेशी सत्तावाचक वाक्यामध्ये उद्देश्य किंवा विघेय 
Sere पदें न्यापकतावच्छित्ञ नसतात; उदाहरण, 'कांदीं मोगरे 
सुवासिक असतात.” या वाकयांत*मोग्रे' हें पद व्यापकतावच्छिन्न 
नाही; कारण कांहीं मोग्र्यांविषयीं विधान आहे, सर्वे मोग्रयांबि- 
घयी नाहीं. याममार्गच सुवातिक हें विधेयपद व्यापकतानव- 
fran आढे; कारण सुवासिक असे पदार्थ केवळ कांडी TT 
असतात, दुसरे सुवासिक पदार्थ म्हणून मुळीच नाहींत, असें 
कधी म्हणतां येणार नाहीं. अनेक जातींची get ब दुसरे अ- 
नेक पदार्थ सुवासिक असतात. याकरितां सदरचे वाक्याचा 
अये कांहीं मोग्रे कांहीं सुवासिक पदार्थ आहेत, किंवा gar 
सिक पदार्थीपिकीं आहेत, अता केला पाहिजे; म्हणून एकदेशी 
सत्तावाचक वाक्यामध्ये उदेश्य व विधेय हीं दोन्ही पर्दे व्यापकता" 
नवच्छिन्न असतात, हेंच खरें. एकदेशी सत्तावाचक वाक्यांवी 
अनेक उदाहरणें देतां येतील. अनेक असंबद्ध कादंबरी प्रंथ 
eet छापत आहेत. मुसलमानी रिवाजाच्य़ा बऱ्याच इमारती 
अद्याप उभ्या आहेत. सतारीच्या वरच्या FEAT घेतलेले 
मींढ चित्तत्रेधक होतात. कवले FH व नारिंगे यांचा कधी कधी 
उमज पडत नाही. हीं सर्व एकदेशी सत्तावाचक वाक्ये होत. 

६०. आतां एकदेशी tae वाक्यांविषयीं विचार करूं. 
कांहीं मोग्रे सुवातिक नसतात,या वाक्यांत उदेइयपद ब्यापकता- 
नवच्छिन आहे. ज्या कांहीं मोग्र्यांविषयी विधान केलें आहे, 
ते सर्व मोग्रे सुवासिक वस्तूंच्या एकंदर वर्गाहून भिन्न भसल्या- 


